प्रधानमंत्री फसल बीमा योजने अंतर्गत पुनर्रचित 
हवामानावर आधारीत फळपिक विमा योजना 
राज्यातील जिल्हा समुह क्र.२ मध्ये मृग व आंबिया 
बहाराकरिता अधिसूचित फळपिकांना लागू 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः फवियो-२०२०/प्र.क्र. १३/१०-ओ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, विस्तारभवन, मुंबई-४०० ०३२. 
तारीख: १२ जून, २०२०. 
वाचा :- 


Ee) 
ma 


केंद्र शासनाच्या कृषि व शेतकरी कल्याण मंत्रालयाचे पत्र क्र. १३०१५/०३/२०१६-क्रेडीट २, दि. २८ /08/ २०१८ 
शासन निर्णय क्र. प्रपिवियो-२०१९/प्र. क्र. ०१/११-अ, दि. १२ जुले, २०१९ 

शासन निर्णय क्र. प्रपिवियो-२०१९/प्र. क्र. ०१/११-अ, दि. of ऑगस्ट, २०१९ 

केंद्र शासनाच्या कृषि व शहोतकरी कल्याण मंत्रालयाचे पत्र क्र. १३०१५/०२/२०१५-क्रेडीट-॥, दि. २८ फेब्रुवारी, २०२० 
केंद्र शासनाच्या कृषि व शहोतकरी कल्याण मंत्रालयाचे पत्र क्र. १३०१७/०४/२०२०- क्रेडीट-॥, दि. २२ एप्रिल, २०२० 
राज्यस्तरीय पिक विमा समन्वय समितीच्या दिनांक ०४/०६/२०२० रोजीच्या बैठकीचे इतिवृत्त. 

आयुक्‍त कृषि यांचे पत्र क्र. जा.क्र. कृआ/मुसां/पुहआफपिवियो/१३४४९/२०२०, दि. ०१ जून, २०२० . 

शासन निर्णय क्रमांकः फवियो-२०२०/प्र.क्र. १३/१०-ओ दि. ०५ जून २०२० 

आयुक्‍त कृषि यांचे पत्र क्र. जा.क्र. सां.११/पुहआफपिवियो/१४१२९/२०२०, दि. ११ जून, २०२० 


CSM Kw AB 
eal — — — — 


ae 


प्रस्तावना :- 

कृषि क्षेत्राच्या उत्पादन वाढीच्या दरामध्ये फळ पिकांचा प्रमुख सहभाग आहे. फळ पिकांचे बाजारमुल्य अधिक असल्याने 
शेतकऱ्यांना चांगले उत्पन्न मिळते. मात्र फळ पिकाचे अपेक्षित उत्पन्न न आल्यास येणारा तोटाही मोठा असतो. ही बाब विचारात घेऊन 
शेतकऱ्यांच्या फळ पिकांना हवामान धोक्यांपासुन विमा संरक्षण दिल्यास शेतकऱ्यांचे आर्थिक स्थैर्य अबाधित राखण्याच्या दृष्टीने मदत 
होईल. त्यासाठी राज्यात प्राधान्याने सदरची योजना राबविण्यात येत आहे. विविध हवामान धोक्यांमुळे फळपिकाच्या उत्पादकतेवर 
विपरीत परीणाम होऊन मोठ्या प्रमाणावर उत्पादनामध्ये घट येते. पर्यायाने होतकऱयांना अपेक्षित उत्पादन न मिळाल्याने आर्थिक 
संकटाला तोंड द्यावे लागते. या सर्व बाबींचा विचार करुन शेतकऱ्यांना फळपिक नुकसान भरपाई मिळण्यासाठी एक उपाय म्हणुन 
पुनर्रचित हवामान आधारीत पीक विमा योजना राबविणे शासनाच्या विचाराधीन होते. पुनर्रचित हवामान आधारीत फळपीक विमा 
योजना मृग बहारामध्ये संत्रा, मोसंबी, डाळिंब, चिकू, पेरु व लिंबू या ६ फळपिकांसाठी १८ जिल्हयामध्ये तसेच आंबिया बहारामध्ये 
संत्रा, मोसंबी, काजू, डाळिंब, आंबा, केळी, द्राक्ष व प्रायोगिक तत्वावर स्ट्रॉबेरी या ८ फळपिकांसाठी २३ जिल्हयामध्ये महसूल मंडळ 
हा घटक धरुन राबविण्यासाठी उक्त संदर्भ ८ अन्वये मान्यता देण्यात आलेली आहे. तसेच जिल्हा समुह क्र. २ मधील उर्वरीत ७ 
जिल्ह्यांमध्ये मृग व आंबिया बहारामध्ये महसुल मंडळ हा घटक धरुन योजना राबविण्याचे प्रस्तावित आहे. 


शासन निर्णय :- 

प्रधानमंत्री फसल विमा योजनेअंतर्गत पुनर्रचित हवामानावर आधारीत फळपिक विमा योजना सन २०२०-२१, २०२१-२२ व 
२०२२-२३ या तीन वर्षासाठी जिल्हा समुह क्र. २ मधील बीड, औरंगाबाद, अकोला, सांगली, वर्धा, ठाणे व हिंगोली या ७ जिल्ह्यांमध्ये 
मृग बहारामध्ये संत्रा, मोसंबी, डाळिंब, चिकू, पेरु व लिंबू या ६ फळपिकांसाठी व आंबिया बहारामध्ये संत्रा, मोसंबी, काजू, डाळिंब, 
आंबा, केळी व द्राक्ष या ७ फळपिकांकरिता लागू करण्यास या शासन निर्णयाद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे. सदर योजना सन २०२०- 
२१, २०२१-२२ व २०२२-२३ या तीन वर्षामध्ये सहपत्र -१ मध्ये नमूद केलेल्या जिल्हयांमधील तालुक्‍यातील महसूल मंडळात सहपत्र 
-२ मध्ये निर्धारीत केलेल्या हवामान धोक्यानुसार लागू करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः फवियो-२०२०/प्र.क्र. १३/१०-ओ 


राज्यात मृग व आंबिया बहार सन २०२०-२१, २०२१-२२ व २०२२-२३ या तीन वर्षामध्ये सदरची योजना खाली नमुद 
केलेल्या विमा कंपनीकडून संबंधित जिल्हा समुहामध्ये राबविण्यात येईल. 


जिल्हा जिल्हे विमा कंपनीचे नांव व पत्ता 
समुह क्र. 


२ बीड, औरंगाबाद, अकोला, भारतीय कृषि विमा कंपनी लिमिटेड, 

सांगली, वर्धा, ठाणे व हिंगोळी |। मुंबई क्षेत्रिय कार्यालय, स्टॉक Veda टॉवर्स, २० वा मजला, दलाल स्ट्रिट, फोर्ट 
मुंबई - ४०००२३ 

टोल फ्री क्र. :१८००११६५१५ 

दूरध्वनी क्र. ०२२ - ६१७१०९१२ 

ई-मेल - mhwbcis@aicofindia.com 


सदर योजनेच्या अमळ बजावणीसाठी या पुर्वी निर्गमीत करण्यात आलेल्या दि. ०५ जून २०२० च्या शासन निर्णयातील तरतुदी 
लागु राहतील. 
केवळ जिल्हा समुह क्र. २ साठी मृग बहारामधील संत्रा, मोसंबी व लिंबू या फळपिकासाठी कर्जदार व बिगर कर्जदार 
शेतकऱ्यांसाठी विमा प्रस्ताव सादर करावयाची अंतिम मुदत सन २०२० या वर्षासाठी दि. २४ जून २०२० राहील. तथापि सन २०२१ व 
२०२२ या वर्षासाठी सदर संत्रा, मोसंबी व लिंबू या फळपिकाची अंतिम तारीख दि. १४ जून असेल. 
सदर शासन निर्णय मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य यांचे अध्यक्षतेखालील दिनांक ०४/०५/२०२० व ०४/०६/२०२० रोजी 
झालेल्या राज्यस्तरीय पीक विमा समन्वय समितीच्या सभेत दिलेल्या मंजूरीनूसार व केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सुचनाच्या 
अनुषंगाने निर्गमित करण्यात येत आहे. 
भारतीय कृषि विमा कंपनी मार्फत योजनेत सहभागी होणाऱ्या शेतकऱ्यांना द्यावयाच्या अनुदानासाठी राज्य शासनाच्या हिस्सा 
पोटी देय होणारी रक्‍कम खालील लेखाशिर्षा खालील अर्थ संकल्पीय तरतुदीतुन भागविण्यात यावी. 
मागणी क्रमांक डी- ३ 
लेखाशिर्ष २४०१- पीक संवर्धन 
११० (दोन) पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना, राज्य योजना, 
(००) (०७) पुनर्रचित हवामान आधारीत पिक विमा योजना 
(२४०१ ९४०२), ३३ अर्थसहाय्य 
सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या मान्यते नुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा 


सांकेतांक २०२००६१२१७३६०३५४०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by BALASAHEB K RASKAR 

DN: c=IN, st=Maharashtra, 
2.5.4,20=aaa93f4d4e49359ddfdb4a9eb4 1 76d16d9032454ac5c700ad6e2 
१7०0 


सहपत्र: परिशिष्ट. RASKAR sho i >“. 
(बा. कि. रासकर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा. मुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव 
२. मा.मंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव 
३. मा.राज्यमंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव 
४. मा. विरोधीपक्षनेता, विधानसभा, विधानमंडळ, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


५. मा. विरोधीपक्षनेता, विधान परिषद, विधानमंडळ, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
६. मा.मुख्य सचिव यांचे स्वीय सहाय्यक 
मा.अप्पर मुख्य सचिव ( कृषि) यांचे स्वीय सहाय्यक 


शासन निर्णय क्रमांकः फवियो-२०२०/प्र.क्र. १३/१०-ओ 


मा.अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई - 32. 
मा.अपर मुख्य सचिव ( नियोजन), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई - 32. 
१०. प्रधान सचिव ( महसूल व वन), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई - ३२. 
११. सचिव (सहकार), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई - ३२. 
१२. सचिव, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार (कृषि व सहकार विभाग)कृषि भवन, नवी दिल्ली (पत्राने) 
१३. सचिव, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार (वित्त विभाग) (विमा) नवी दिल्ली (पत्राने) 
१४. संचालक, पिक विमा भारत सरकार, कृषि मंत्रालय, कृषि व सहकार विभाग, नवी दिल्ली. 
१५. आयुक्त कृषि, कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
१६. विभागीय व्यवस्थापक, भारतीय कृषि विमा कंपनी मर्यादित, नवीन स्टॉक एक्सचेंज बिल्डींग, २० वा मजला, दलाल 
स्ट्रीट, मुंबई-४०० ०२३ 
१७. संचालक लेखा व कोषागारे, मुंबई 
१८. सर्व विभागीय आयुक्त, 
१९. अधिदान व लेखा अधिकारी, लेखा व कोषागारे संचालनालय, मुंबई - ३२. 
२०. निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई 
२१. महाव्यवस्थापक, महाराष्ट्र नागरी बँका ९ नगीनदास रोड, मुंबई-२३ 
२२. महाव्यवस्थापक, नाबार्ड, पुनम चेंबर , शिवसागर इस्टेट, वरळी, मुंबई 
२३. महालेखापाल (लेखा परीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई /नागपूर 
२४. विमा संचालक, म्हाडा इमारत, पहिला मजला, बांद्रा पूर्व, मुंबई 
२५. संचालक, माहिती आणि प्रसिध्दी (प्रसिध्दीसाठी ) मंत्रालय, मुंबई 
२६. संचालक, फलोत्पादन, कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-०५ 
२७. संचालक, फलोत्पादन मृद संधारण, नियोजन, विस्तार व प्रशिक्षण, साखर संचालक, मुख्य सांख्यिक, कृषि आयुक्तालय, 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे ०५. 
२८. मुख्य सांख्यिक, कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-१ 
२९. सर्व जिल्हाधिकारी, 
३०. सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, 
३१. सर्व व्यवस्थापक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅक, 
३२. सर्व विभागीय कृषि सह संचालक, महाराष्ट्र राज्य, 
३३. उप महाव्यवस्थापक, नाबार्ड, पुनम चेंबर, ५४ वेलस्ली रोड, शिवाजीनगर, पुणे-५ 
३४. सरव्यवस्थापक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक , ९ नगीनदास रोड, मुंबई- २३ 
३५. मुख्य अधिकारी, सेंट्रल फायनान्स एजन्सी, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बॅक, ९ नगीनदास रोड, 
मुंबई- २३ 
३६. मुख्य अधिकारी, ग्रामीण नियोजन व पत विभाग, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, फोर्ट, मुंबई 
३७. व्यवस्थापक, महाराष्ट्र बँक १५०१ , शिवाजीनगर, पुणे-५ 
३८. सर्व जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी 
३९. सर्व सहसचिव /उपसचिव /अवर सचिव/कक्ष अधिकारी, कृषि व पदुम विभाग,मंत्रालय,मुंबई ०३२ 
४०. उपसचिव, नियोजन विभाग (कार्या.१४३१) / वित्त विभाग (व्यय-१) 
४१. उपसचिव (अर्थसंकल्प), उपसचिव (१२ओ), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय मुंबई - ०३२ 
४२. निवडनस्ती -१० अ. 


शासन निर्णय क्रमांकः फवियो-२०२०/प्र.क्र. १३/१०-ओ 


सहपत्र-१ 
सन २०२०-२१, २०२१-२२ व २०२२-२३ साठी पुनर्रचित हवामान आधारित पीक विमा योजना राबविण्याकरिता प्रस्तावित जिल्हे, 
तालुके व महसूल मंडळाची यादी. 
(मृग बहार) 
अ.क्र. | पीक | जिल्हे तालुका महसूल मंडळ 
१ चिकू | औरंगाबाद | औरंगाबाद | कांचनवाडी, करमाड, हर्सुल 
चिकू | औरंगाबाद कन्नड AAAS, करंजखेडा. 
चिकू | औरंगाबाद पैठण बिडकीन, 
चिकू | औरंगाबाद फुलंब्री फुलंब्री, वडोदबाजार 
चिकू | औरंगाबाद | वैजापूर । वैजापूर, महालगाव, लाडगाव 
चिकू ठाणे अंबरनाथ । गोरेगाव, बदलापूर 
चिकू ठाणे शहापूर । शहापूर, किन्हवली, वाशिंद, डोळखांब, खर्डी. 
चिकू बीड अंबेजोगाई | बर्दापुर 
चिकू बीड आष्टी आष्टी, कडा, धामनगाव, दौलावडगाव, पिंपळा, टाकळसिंग, धानोरा 
चिकू बीड बीड बीड, नाळवंडी, पाली, म्हाळस जवळा, मांजरसूंबा, चौसाळा, पेंडगाव, नेकनूर, पिंपळनेर, 
राजूरी न., लिंबागणेश 
चिकू बीड शिरुर (का) | शिरुर (wr), रायमोहा, तिंतरवणी 
२ | डाळिंब | औरंगाबाद । औरंगाबाद | करमाड, लाडसावंगी, चित्तेपिंपळगाव, चौका, कांचनवाडी, चिकलठाणा, हर्सुल, उस्मानपुरा 
डाळिंब | औरंगाबाद कन्नड कन्नड, चिंचोली, चिकलठाणा, देवगाव रंगारी, करंजखेडा 
डाळिंब | औरंगाबाद | गंगापूर । गंगापूर, हार्सुल, वाळुंज, तुर्काबाद 
| डी वा son पैठण, alex, erica, पिपळवाडीपीराची, ढोरकौन, लोहगाव, बीडकीन, Wal बु., आडूळ, 
TOR 
डाळिंब | औरंगाबाद फुलंब्री फुलंब्री, वडोदबाजार, पिरबावडा, आळंद 
डाळिंब | औरंगाबाद | वैजापूर वैजापूर, खंडाळा, लाडगाव, गारज, महालगाव, नागमठाण, लासुरगाव, शिऊर, बोरसर, 
लोणी खु. 
डाळिंब | औरंगाबाद | सिल्लोड | सिल्लोड, आमठाणा 
डाळिंब | औरंगाबाद | सोयगाव | सोयगाव, बनोटी 
डाळिंब | बीड अंबेजोगाई = | अंबेजोगाई, लोखंडी सावरगाव, पाटोदा ममदापुर, घाट नादुर, बर्दापूर 
डाळिंब | बीड आष्टी आष्टी, टाकळसिंग, कडा, धामणगाव, दौलावडगाव, धानोरा, पिंपळा 
डाळिंब | बीड केज केज, युसूफ वडगाव, बनसारोळा, होळ, हा. पिंप्री, वीडा, नांदुरघाट 
a as a गेवराई, मादळमोही, जातेगाव, सिरसदेवी, धोंडराई, उमापूर, चकलांबा, पाचेगाव, तलवडा, 
रेवकी 
डाळिंब | बीड धारुर धारुर, तेलगाव, मोहखेड 
डाळिंब | बीड परळी वै. । परळी वै., शिरसाळा, नागापूर, धर्मापुरी, पिंपळगाव गाढे 
डाळिंब | बीड पाटोदा । दासखेड, पाटोदा, थेरला, अंमळनेर 
site as es लिंबागणेश, नेकनूर, पाली, बीड, नाळवंडी, म्हाळस जवळा, मांजरसूंबा, चौसाळा, पेडगाव, 
पिंपळनेर, राजुरी न. 
डाळिंब बीड माजलगाव । माजलगाव, गंगामसला, किट्टीआडगांव, तालखेड, नित्रूड, दिंद्रुड 
डाळिंब | बीड वडवणी । वडवणी, कडगाव बु.. 
डाळिंब | बीड शिरुर (का.) | शिरुर (का.), रायमोहा, तिंतरवणी 
डाळिंब | सांगली आटपाडी । आटपाडी, दिघंची, खरसुंडी 
डाळिंब | सांगली कडेगाव । नेवरी, वांगी 
डाळिंब | सांगली | कवठेमंहाकाळ | कवठेमंहाकाळ, कुची, ढालगाव, देसींग, हिंगणगाव 
डाळिंब | सांगली खानापुर  । विटा, भाळवणी, खानापुर, लेंगरे, करंजे. 
डाळिंब | सांगली जत जत, कुंभारी, मुंचडी, शेगाव, माडग्याळ, उमदी, संख, डफळापुर 
डाळिंब | सांगली तासगाव । सावळज, मांजर्डे, तासगाव, मणे राजुरी, विसापुर 


शासन निर्णय क्रमांकः फवियो-२०२०/प्र.क्र. १३/१०-ओ 


डाळिंब | सांगली पलूस पलूस 
डाळिंब | सांगली मिरज आरग, कवलापूर, मालगाव 
३ पेरु | औरंगाबाद | औरंगाबाद | चित्तेपिंपळगाव, चिकलठाणा, लाडसांगवी, कांचनवाडी 
पेरु | औरंगाबाद | गंगापूर | हर्सुल, तुर्काबाद, शेदुरवाढा, डोणगाव. 
a es पैठण पैठण, पिंपळवाडी (पिराची), ढोरकीन, बिडकीन, लोहगाव, नांदर, आडूळ, विहामांडवा, 
पाचोड, बालानगर. 
पेरु। औरंगाबाद । वैजापूर | वैजापूर, नागमठाण, लोणी खु., लाडगाव 
पेरु। औरंगाबाद | सिल्लोड | आमठाणा, सिल्लोड, भराडी 
पेरु। औरंगाबाद | सोयगाव | सोयगाव 
पेरु | सांगली जत संख 
पेरु | सांगली मिरज मिरज, मालगाव, कवलापूर, भोसे. 
४ । मोसंबी | अकोला पातुर पातुर 
मोसंबी | औरंगाबाद | औरंगाबाद | चित्ते पिंपळगाव, लाडसावंगी, करमाड, कांचनवाडी, चौका, चिकलठाणा, हार्सुल, 
मोसंबी | औरंगाबाद कन्नड चापानेर, चिंचोली, करंजखेडा, देवगाव रंगारी, चिकलठाणा, कन्नड 
मोसंबी | औरंगाबाद | खुल्दाबाद । वेरुळ. 
मोसंबी | औरंगाबाद | गंगापूर । गंगापूर, हरसूल, वाळूज, तुर्काबाद, सिद्धनाथ वडगाव, मांजरी, शोंदूरवाडा, डोणगाव, भेंडाळा. 
मोसंबी | औरंगाबाद क्व पैठण, पिंपळवाडी, ढोरकीन, लोहगाव, नांदर, विहामांडवा, पाचोड, आडूळ, बिडकिन, 
बालानगर. 
मोसंबी | औरंगाबाद फुलंब्री फुलंब्री, वडोद बाजार, पीरबावडा, आळंद. 
मोसंबी | औरंगाबाद | वैजापूर गारज, लासूरगाव, महालगाव, नागमठाण, वैजापूर, लाडगाव, खंडाळा, शिऊर, बोरसर, 
लोणी खु. 
मोसंबी | औरंगाबाद | सिल्लोड । गोळेगाव बु., सिछ़ोड. 
मोसंबी | औरंगाबाद | सोयगाव । सोयगाव, सावळजबाजार, बानोटी. 
मोसंबी | बीड अंबेजोगाई । पाटोदा (म), घाटनांदूर, लो. सावरगाव, बर्दापूर. 
मोसंबी | बीड आष्टी कडा, धामणगाव 
मोसंबी | बीड ह. गेवराई, तलवाडा, रेवकी, जातेगाव, मादळमोही, शिरसदेवी, धोंडराई, उमापूर, चंकलांबा, 
पाचेगाव 
मोसंबी | बीड धारुर धारुर, मोहखेडा. 
मोसंबी | बीड पाटोदा । पाटोदा 
मोसंबी | बीड बीड राजूरीनवगण , पिपळनेर, नाळवंडी, पाली, म्हाळस जवळा, मांजरसुंबा, चौसाळा, पेंडगाव, 
नेकनूर, लिंबागणेश. 
मोसंबी | बीड माजलगाव । माजलगाव, नित्रुड, तालखेड, किटटी आडगाव. 
मोसंबी | बीड वडवणी । वडवणी, कवडगांव बु. 
मोसंबी | बीड शिरुर (का) | शिरुर (wr), रायमोहा, तिंतरवणी. 
मोसंबी | वर्धा आष्टी आष्टी, साहूर, तळेगाव. 
मोसंबी | वर्धा कारंजा | कारंजा, सारवाडी, कन्नमवारग्राम, ठाणेगाव. 
मोसंबी | हिंगोली | औंढानागनाथ | औंढानागनाथ, जवळाबाजार, साळणा, येहळेगाव. 
मोसंबी | हिंगोली | कळमनुरी । कळमनुरी, वाकोडी, नांदापूर, आखाडाबाळापुर, डोंगरकडा, वारंगाफाटा 
मोसंबी | हिंगोली बसमत हायतनगर, गिरगाव, हट्टा, टेंभुर्नी, आंबा (चोंडी) 
मोसंबी | हिंगोली सेनगाव । गोरेगाव, आजेगाव, हत्ता, साखरा, 
मोसंबी | हिंगोली हिंगोली । हिंगोली, डिग्रस, मालहिवरा, खंबाळा, शिरसम (बु), नरसीनामदेव, बासंबा 
4 लिंबू | अकोला अकोला । बोरगाव मंजू, शिवनी, सांगळुद, कापज्ी रोड, कौलखेड. 
लिंबू | अकोला पातुर पातुर, बाभुळगाव, आलेगांव, सस्ती, चान्नी 
लिंबू | अकोला । बार्शी टाकळी | राजंदा, धाबा, महान, खेर्डा 
लिंबू | अकोला बाळापूर । वाडेगाव, बाळापुर 
लिंबू | अकोला | मुर्तीजापूर | निंभा, जामठी बु., कुरुम, मुर्तीजापूर, हदगाव 
लिंबू । औरंगाबाद | औरंगाबाद | वित्तेपिंपळगाव, करमाड, लाड सांगवी 


शासन निर्णय क्रमांकः फवियो-२०२०/प्र.क्र. १३/१०-ओ 


लिंबू । औरंगाबाद | सोयगाव | बनोटी 


लिंबू बीड आष्टी आष्टी, कडा, धामणगाव, दौळा वडगाव, पिंपळा, टाकळसिंग, धानोरा 
लिंबू बीड परळी वै. । धर्मापुरी 
लिंबू बीड बीड म्हाळस जवळा, पिंपळनेर. 
लिंबू बीड वडवणी । वडवणी, कवडगाव, 
लिंबू वर्धा आर्वी आर्वी, वाठोडा, खरांगणा, 
लिंबू वर्धा आष्टी आष्टी, साहू, तळेगाव 
लिंबू वर्धा कारंजा | कारंजा, ठाणेगाव, कन्नमवार गाव, सारवाडी 
लिंबू | सांगली जत उमदी, संख 
६ संत्रा | अकोला अकोट अकोट, उमरा, पणज, अकोलखेड 
संत्रा | अकोला तेल्हारा । अडगाव बु., हिवरखेड, माळेगाव बाजार 
संत्रा | अकोला पातुर पातूर, आलेगाव 


Gat | अकोला | बार्शी टाकळी | राजंदा 


संत्रा | अकोला मुर्तीजापूर | कुरूम, हातगाव, निंभा 


संत्रा बीड आष्टी आष्टी, कडा, धामनगाव, दौळावडगाव, पिंपळा, टाकळसिंग, धानोरा 
संत्रा वर्धा आर्वी आर्वी, रोहना, खरांगणा, वाढोणा. 

संत्रा वर्धा आष्टी आष्टी, तळेगाव, साहूर 

संत्रा वर्धा कारंजा कारंजा, ठाणेगाव, सारवाडी, कन्नमवार ग्राम 

संत्रा वर्धा देवळी देवळी, पुलगाव 


संत्रा । हिंगोली | औंढानागनाथ | औंढानागनाथ, जवळाबाजार, साळणा, येहळेगाव. 


संत्रा | हिंगोली कळमनुरी | कळमनुरी, वाकोडी, नांदापूर, आखाडाबाळापुर, डोंगरकडा, वारंगाफाटा 


संत्रा | हिंगोली बसमत =| हायतनगर, गिरगाव, हट्टा, टेंभुर्नी, आंबा(चोंडी) 


संत्रा | हिंगोली सेनगाव गोरेगाव, आजेगाव, हत्ता, साखरा, सेनगाव, पानकन्हेरगाव. 


संत्रा | हिंगोली हिंगोळी । हिंगोली, डिग्रस कराळे, माळहिवरा, खंबाळा, सिरसम (बु), नरसीनामदेव, बासंबा 


शासन निर्णय क्रमांकः फवियो-२०२०/प्र.क्र. १३/१०-ओ 


सन २०२०-२१, २०२१-२२ व २०२२-२३ साठी पुनर्रचित हवामान आधारित पीक विमा योजना राबविण्याकरिता प्रस्तावित जिल्हे, 


तालुके व महसूल मंडळाची यादी. 
(आंबिया बहार) 
अ.क्र. ! पीक | जिल्हा तालुका महसूल मंडळ 
१ | आंबा | औरंगाबाद | औरंगाबाद | चौका, कांचनवाडी, चित्तेपिंपळगाव, करमाड, लाडसावंगी, चिखलठाणा, हरसूल 
आंबा | औरंगाबाद | कन्नड  । चापानेर, पिशोर, चिंचोली, चिकलठाणा, नाचनवेल, करजखेडा, कन्नड 
आंबा | औरंगाबाद | खुल्दाबाद | वेरुळ, बाजारसावंगी, सुलतानपूर. 
आंबा | औरंगाबाद | गंगापूर | गंगापुर, तुरकाबाद, मांजरी, शोंदुरवाडा, डोंनगाव स, सि.वडगाव 
आंबा | औरंगाबाद पैठण पैठण, पिंपळवाडी पी., बाळानगर, लोहगाव, नांदर, ढोरकीन, बीडकीन 
आंबा | औरंगाबाद | फुलंब्री । फुलंब्री, आळंद, वडोदबाजार, पिरबावडा 
आंबा | औरंगाबाद | वैजापूर । वैजापूर, खंडाळा, लाडगांव, लोणी (खु), महालगाव, शिऊर, बोरसर, शिरुर 
आंबा | औरंगाबाद | सिल्लोड । बोरगाव बा, अजिंठा, आंभई, आमठाणा, गोळेगाव, सिल्लोड 
आंबा ठाणे अंबरनाथ | अंबरनाथ, बदलापुर, गोरेगाव, कुभार्ली 
आंबा ठाणे कल्याण । टिटवाळा, नडगाव 
आंबा ठाणे भिवंडी । आनगाव, पडघा, दिघाशी, खारबाव 
आंबा ठाणे मुरबाड =| मुरबाड, धसई, न्याहाडी, देहरी, सरळगाव 
आंबा ठाणे शहापूर | शहापूर, किन्हवली, वाशिंद, डोळखांब, खर्डी 
आंबा बीड अंबेजोगाई | लोंखडी सावरगांव, बर्दापूर, घाटनांदुर, पाटोदा म, अंबेजोगाई 
आंबा बीड आष्टी । कडा, धामणगाव, दौळावडगाव, आष्टी, टाकळसिंग, धानोरा, पिंपळा 
आंबा बीड केज केज, होळ, युसुफ वडगाव, बनसारोळा, हा. पिंपरी, नांदुरघाट, विडा. 
आंबा बीड गेवराई =| गेवराई, चंकलांबा, मादळमोही, पाचेगाव, तलवडा, रेवकी 
आंबा बीड धारुर  । धारुर, मोहखेड, तेलगाव 
आंबा बीड परळी वै. । परळी (वै.), सिरसाळा, नागापुर, धर्मापुरी, पिंपळगाव गाढे 
आंबा बीड पाटोदा । थेरला, अंमळनेर, दासखेड, पाटोदा 
ae बीड बीड बीड, पाली, = नाळवंडी, पिंपळनेर, म्हाळसजवळा, पेडगांव, राजुरी (A), मांजरसुंबा, नेकनूर, 
चौसाळा, लिंबागणेशा 
आंबा बीड माजलगाव | माजलगाव, गंगामसला, दिंद्रुड, नित्रुड, तालखेड, किट्टी आडगाव 
आंबा बीड वडवणी । वडवणी, कवडगाव (बु.) 
आंबा बीड शिरुर (का.) | शिरुर (का.), रायमोहा, तिंतरवनी 
आंबा | सांगळी । आटपाडी | आटपाडी, दिघंची, खरसुंडी 
आंबा | सांगली कडेगाव | कडेगाव, नेवरी, वांगी, चिंचणी 
आंबा | सांगळी | खानापुर | खानापूर, विटा, लेंगरे, भाळवणी, करंजे 
आंबा | सांगली जत जत, उमदी, माडग्याळ, शेगांव 
आंबा | सांगली तासगाव । तासगाव, सावळज, मणेराजूरी, विसापूर, येळावी, मांजर्डे 
आंबा | सांगली पळूस पळूस 
आंबा | सांगली मिरज । मिरज, मालगाव, आरग, कवलापुर, बेळंकी 


शासन निर्णय क्रमांकः फवियो-२०२०/प्र.क्र. १३/१०-ओ 


आंबा | सांगली वाळवा =| चीकुर्डा, कुरळप, पेठ 
आंबा | सांगली शिराळा | शिराळा, कोकरुड, शिरसी, सागाव, मांगले, चरण, आरळा 
२ | काजू । ठाणे अंबरनाथ | गोरेगाव 
काजू | ठाणे मुरबाड । धसई, न्याहाडी 
काजू | ठाणे शहापूर | डोळखांब, खर्डी 
३ | केळी | अकोला अकोट | पणज, उमरा, अकोलखेड, अकोट 
केळी | अकोला तेल्हारा | तेल्हारा, माळेगाव बाजार, हिवरखेड, अडगांव (बु.) 
केळी | अकोला पातुर । art 
केळी । औरंगाबाद | कन्नड | कन्नड, चिखलठाण, चापानेर, चिंचोली, करंजखेडा, देवगावरंगारी, पिशोर 
केळी | औरंगाबाद | गंगापूर | वाळूज, शोंदुरवाडा, गंगापूर 
केळी । औरंगाबाद पैठण पैठण, लोहगाव, पिंपळवाडी पी.. 
केळी | औरंगाबाद | वैजापूर । नागमठाण, 
केळी | औरंगाबाद | सिल्लोड | आमठाणा 
केळी | औरंगाबाद | सोयगाव | सोयगांव, बनोटी, सावळदबारा 
केळी ठाणे अंबरनाथ । बदलापूर, गोरेगांव, कुंभाली, अंबरनाथ 
केळी ठाणे कल्याण । टिटवाळा, नडगाव 
केळी ठाणे भिवंडी | भिवंडी -१, भिवंडी - २, पडघा, आनगाव, दिघाशी, खारबाव 
केळी ठाणे मुरबाड =| मुरबाड, धसई, न्याहाडी, डेहरी, सरळगांव 
केळी ठाणे शहापूर | शहापूर, किन्हवली, वाशिंद, डोळखांब, खर्डी 
केळी बीड अंबेजोगाई | लोखंडी सावरगांव 
केळी बीड केज केज, हनमंत पिंपरी, नांदूरघाट 
केळी बीड गेवराई | जातेगांव, धोंडराई 
केळी बीड धारुरु । धारुर, तेलगाव 
केळी बीड बीड राजूरी (न.), नेकनूर, चौसाळा 
केळी बीड माजलगाव | माजलगाव, गंगामसला, किट्टीआडगांव, तालखेड, नित्रुड, दिंद्रुड 
केळी बीड वडवणी । वडवणी, कवडगांव 
केळी बीड शिरुर (का.) | तिंतरवनी 
केळी वर्धा सेलू झडशी, सेलू 
केळी | सांगली कडेगाव | कडेगाव, चिंचणी 
केळी | सांगळी | खानापुर | विटा, भाळवणी 
केळी | सांगली जत जत, डफळापूर 
केळी | सांगली तासगाव | तासगाव, विसापुर, येळावी 
केळी | सांगली पळूस । पलूस, कुंडल, भिलवडी, अंकलखोप 
केळी | सांगली मिरज | मिरज, मालगाव, सांगली, बुधगाव, कसबे- डिग्रज, कवलापुर, आरग, बेळंकी, कवठेपिराण 
केळी | सांगली वाळवा «| वाळवा, पेठ, इस्लापूर, कुरळप, कासेगांव, तांदूळवाडी, कामेरी, बहे, कोरगांव, आष्टा, ताकारी 


शासन निर्णय क्रमांकः फवियो-२०२०/प्र.क्र. १३/१०-ओ 


केळी | हिंगोली | कळमनुरी | डोंगरकडा, वांरगाफाटा 
केळी | हिंगोली बसमत । बसमत, आंबा, हयातनगर, गिरगांव, हट्टा, कुरंदा, टेंभुर्णी 
४ | डाळिंब | अकोला | अकोला | कौंलखेड, शिवणी 

डाळिंब | अकोला | बार्शीटाकळी | महान 

डाळिंब | औरंगाबाद | औरंगाबाद | करमाड, लाडसावंगी, चित्तेपिंपळगाव, चौका, कांचनवाडी, चिकलठाणा, हार्सुल, उस्मानपुरा 

डाळिंब | औरंगाबाद | कन्नड  । चापानेर, पिशोर, चिंचोली, चिकलठाणा, नाचणवेल, देवगाव रंगारी, करजखेडा, कन्नड 

डाळिंब | औरंगाबाद | खुल्दाबाद | सुलतानपूर, वेरुळ, बाजार सांगवी. 

डाळिंब | औरंगाबाद | गंगापूर | गंगापूर, हार्सुल, वाळुंज, तुरकाबाद, मांजरी, डोणगाव. सि. वडगाव 

द वदे |. टोला पैठण, नांदर, विहामांडवा, पिंपळवाडी पीराची, ढोरकीन, लोहगाव, बीडकीन, पाचो बु, आडुळ, 
बालानगर. 

डाळिंब | औरंगाबाद | फुलंब्री । फुलंब्री, वडोद बाजार, पीरबावडा, आळंद 

डाळिंब | औरंगाबाद | वैजापूर वैजापूर, खंडाळा, लाडगाव, गारज, महालगाव, नागमठान, बोरसर, शिऊर, लोनी खु., 
लासुरगाव, लासुर स्टेशन. 

डाळिंब | औरंगाबाद | सिल्लोड | सिल्लोड, आमठाणा, गोळेगाव, बोरगाव बाजार, निल्लोड, भराडी, सायगाव. 

डाळिंब | औरंगाबाद | सोयगाव =| सोयगाव, बनोटी 

डाळिंब | बीड अंबेजोगाई | अंबेजोगाई, लोखंडी सावरगाव, पाटोदा म., घाट नादुर, बर्दापूर. 

डाळिंब | बीड आष्टी । आष्टी, टाकळसिंग, कडा, धामणगाव, दौला वडगाव, धानोरा, पिंपळा 

डाळिंब | बीड केज केज, युसूफ वडगाव, बनसारोळा, होळ, हा. पिंप्री, नांदूरघाट, वीडा 

Spee या ग गेवराई, मादळमोही, जातेगाव, सिरसदेवी, धोंडराई, उमापुर, चकलांबा, पाचेगाव, तलवडा, 
रेवकी 

डाळिंब | बीड TeX । धारुर, तेलगाव, मोहखेड 

डाळिंब | बीड परळी वै. । परळी वै., सिरसाळा, नागापुर, धर्मापुरी, पिंपळागाव गाढे 

डाळिंब | बीड पाटोदा । दासखेड, पाटोदा, थेरला, अंमळनेर 

डाळिंब | बीड बीड लिबागणेश, नेकनूर, पाली, बीड, नाळवंडी, म्हाळस जवळा, मांजरसूंबा, चौसाळा, पेंडगाव, 
पिपंळनेर, राजुरी (न) 

डाळिंब | बीड माजलगाव | माजलगाव, गंगामसला, किट्टीआडगांव, तालखेड, नित्रुड, दिंद्रुड 

डाळिंब | बीड वडवणी । वडवणी, pasta बु. 

डाळिंब | बीड शिरुर (का.) | शिरूर (का.), रायमोह, तिंतरवणी 

डाळिंब | सांगली | आटपाडी | आटपाडी, दिघंची, खरसुंडी 

डाळिंब | सांगली कडेगाव | नेवरी, वांगी 

डाळिंब | सांगली चे कवठेमंहाकाळ, कुची, ढालगाव, देसींग, हिंगणगाव 

डाळिंब | सांगली | खानापुर | विटा, लेंगरे, भाळवणी, खानापुर, करंजे 

डाळिंब | सांगली जत जत, कुंभारी, मुंचडी, शेगाव, माडग्याळ, उमदी, संख, डफळापुर 

डाळिंब | सांगली तासगाव । सावळज, मांजर्डे, तासगाव, विसापुर, मणेराजुरी, येळावी. 

डाळिंब | सांगली पळूस | पलूस 

डाळिंब | सांगली मिरज । आरग, कवलापुर, मालगाव 

डाळिंब | हिंगोली as औंढा ना., येहळेगाव, जवळा, साळणा 


शासन निर्णय क्रमांकः फवियो-२०२०/प्र.क्र. १३/१०-ओ 


डाळिंब | हिंगोली सेनगाव । सेनगाव, आजेगाव, साखरा 
५ | gra औरंगाबाद | औरंगाबाद | कांचनवाडी, हर्सुल (वरुडकाजी), चिखलठाणा, चित्तेपिंपळगाव, करमाड, लाडसावंगी, चौका 
द्राक्ष | औरंगाबाद | कन्नड | कन्नड, चिखलठाण, चापानेर, चिंचोळी, करंजखेडा, देवगाव रंगारी 
द्राक्ष | औरंगाबाद | गंगापूर | वाळूज, शोंदुरवाडा 
द्राक्ष | औरंगाबाद पैठण | पैठण, लोहगाव 
द्राक्ष बीड अंबेजोगाई | पाटोदा म, घाटनांदुर, बर्दापुर 
द्राक्ष बीड केज केज 
द्राक्ष बीड परळी वै. । परळी वै., सिरसाळा, नागापूर, धर्मापुरी, पिंपळगाव गाढे. 
द्राक्ष | सांगळी | आटपाडी | खरसुंडी, दिघंची, आटपाडी 
द्राक्ष | सांगली कडेगाव | कडेगाव, शाळगाव, नेवरी, वांगी, चिंचणी 
द्राक्ष | सांगली 4 कवठेमंहाकाळ, कुची, ढालगाव, देशींग, हिंगणगाव 
द्राक्ष | सांगली खानापुर | विटा, लेंगरे, भाळवणी, खानापूर, करंजे 
द्राक्ष | सांगली जत जत, डफळापूर, कुंभारी, मुचंडी, शहोगाव, माडग्याळ, उमदी, संख, तिकोंडी 
द्राक्ष | सांगळी | तासगाव | तासगाव, विसापूर, सावळज, मणेराजूरी, येळावी, मांजर्डे, वायफळे 
द्राक्ष | सांगली पळूस । पलूस, कुंडल, भिलवडी, अंकलखोप 
es eee’ ae मिरज, बुधगाव, कसबे-डिग्रज, कवलापूर, माळगाव, आरग, सांगली, बेडग, बेळंकी, कुपवाड, 
भोसे 
द्राक्ष | सांगली वाळवा । वाळवा, इस्लामपूर, आष्टा, ताकारी, कोरेगाव 
६ | मोसंबी | अकोला पातुर  । पातुर 
मोसंबी | औरंगाबाद | औरंगाबाद | करमाड, लाडसावंगी, चित्ते पिंपळगाव, चौका, कांचनवाडी, चिकलठाणा, हार्सुल. 
मोसंबी | औरंगाबाद | कन्नड  । देवगाव रंगारी, चापानेर, चिंचोळी, करंजखेडा, चिकलठाणा, कन्नड 
मोसंबी | औरंगाबाद | खुल्दाबाद | वेरुळ, सुलतानपूर 
मोसंबी | औरंगाबाद | गंगापूर । गंगापूर, हार्सुल, वाळुंज, तुरकाबाद, सि. वडगाव, मांजरी, डोणगाव शोंदुरवाडा, भेंडाळा. 
a a = पैठण, alex, विहामांडवा, पिपळवाडी पीराची, ढोरकीन, लोहगाव, बीडकोन, पाचोड बु, आडुळ, 
बालानगर, पाचोड. 
मोसंबी | औरंगाबाद | फुलंब्री । फुलंब्री 
मोसंबी | औरंगाबाद | वैजापूर वैजापूर, खंडाळा, लाडगाव, गारज, ASM, नागमठान, बोरसर, शिऊर, लोनी खु., 
लासुरगाव. 
मोसंबी | औरंगाबाद । सिल्लोड । गोळेगाव, Pats, सिल्लोड 
मोसंबी | औरंगाबाद | सोयगाव । सावळद बारा, सोयगाव, बनोटी 
मोसंबी | बीड अंबेजोगाई | पाटोदा, घाटनांदूर, लो.सावरगाव, बर्दापुर. 
मोसंबी | बीड आष्टी । कडा, धामणगाव 
मोसंबी | बीड Saat गेवराई, THIS, धोडराई, उमापुर, चकलांबा, मादळमोही, पाचेगाव, जातेगाव, तलवाडा, 
रेवकी, सिरसदेवी, राजुरी नवगण 
मोसंबी | बीड धारुरु । धारुर, मोहखेड 
मोसंबी | बीड पाटोदा । पाटोदा 
मोसंबी. | ae डं बीड, नाळवंडी, पाली, म्हाळस जवळा, मांजरसुंबा, चौसाळा, पेडगाव, नेकनुर, पिपंळनेर, राजुरी न. 


लिंबागणेश, राजुर बु. 


शासन निर्णय क्रमांकः फवियो-२०२०/प्र.क्र. १३/१०-ओ 


मोसंबी बीड माजलगाव =| माजलगाव, किठट्टीआडगांव, नित्रुड, तालखेड 
मोसंबी बीड वडवणी । वडवणी, कवडगाव. 
मोसंबी बीड शिरुर (का.) | शिरूर (का.), तिंतरवणी, रायमोहा 
मोसंबी | वर्धा आष्टी । साहुर, आष्टी, तळेगांव 
मोसंबी वर्धा कारंजा | कारंजा, सारवाडी, कन्नमवार, ठाणेगांव 
मोसंबी । हिंगोली ae औंढा ना., साळण, जावळाबाजार, येहळेगाव, शिरड 
मोसंबी | हिंगोली | कळमनुरी | कळमनुरी, आबाळापूर, नांदापूर, वाकोडी, वारंगाफाटा, डोंगरकडा 
मोसंबी । हिंगोली बसमत । हयातनगर, चोंढी, आंबा, टेंभुर्णी, हटटा, गिरगाव 
मोसंबी । हिंगोली सेनगाव । गोरेगाव, साखर, हत्ता, आजेगाव 
मोसंबी । हिंगोली हिंगोळी | हिंगोली, सिरसम बु, खंबाळा, मालहिवरा, नर्सी ना, बासंबा, डिग्रस 
७ | संत्रा । अकोला अकोट | अकोट, उमरा, पणज, अकोलखेड 

संत्रा | अकोला तेल्हारा | अडगाव (बु., तेल्हारा, हिवरखेड 

संत्रा | अकोला पातुर  । पातूर, आलेगांव, बाभुळगाव 

संत्रा | अकोला | बार्शीटाकळी | राजंदा 

संत्रा | अकोला | मुर्तीजापूर | कुरूम, हातगाव, निंभा 

संत्रा बीड आष्टी आष्टी, कडा, धांमणगाव, दौला वडगाव, पिंपळा, टाकळसिंग, धानोरा 
संत्रा वर्धा आर्वी आर्वी, रोहना, खरांगणा, वाठोडा. 

संत्रा वर्धा आष्टी |। आष्टी, तळेगाव, साहूर 

संत्रा वर्धा कारंजा कारंजा, ठाणेगाव, सारवाडी, कन्नमवारग्राम 

संत्रा । हिंगोली ue औंढानागनाथ, जवळाबाजार, साळणा, येहळेगाव 

dat | हिंगोली | कळमनुरी | कळमनुरी, वाकोडी, नांदापूर, आखाडाबाळापुर, डोंगरकडा, वारंगाफाटा 
संत्रा | हिंगोली बसमत । हायतनगर, गिरगाव, हट्टा, टेंभुर्नी, अंबा, बसमत, करुंदा 

संत्रा | हिंगोली सेनगाव । गोरेगाव, आजेगाव, हट्टा, साखरा, सेनगाव, पानकनेरगाव 

संत्रा । हिंगोली हिंगोळी | हिंगोली, डिग्रस कराळे, माळहिवरा, खंबाळा, सिरसम (बु), TA, बासंबा 


शासन निर्णय क्रमांकः फवियो-२०२०/प्र.क्र. १३/१०-ओ 


सहपत्र-२ 
(मृग बहार) 
पुनर्रचित हवामान आधारीत पीक विमा योजना सन २०२०, २०२१ व २०२२ 
पिक : संत्रा (मृग बहार). 
समाविष्ठ जिल्हे : अकोला, वर्धा, हिंगोली, बीड, (एकूण जिल्हे-४) 
वर नमूद केलेल्या जिल्हयातील अधिसुचित केलेल्या सहपत्र - १ मधील महसुल मंडळात तसेच शासन 
निर्णयातील सहपत्र - ३ मध्ये नमूद केलेल्या विमा कंपनी मार्फत लागू करण्यात येईल. 
संदर्भ हवामान केंद्र हे महावेध प्रकल्पातंर्गत संबंधित महसूल मंडळात उभारणी केलेले स्वयंचलीत हवामान केंद्र 
राहील. सदर हवामान केंद्रात नोंदविळी जाणारी हवामानाची प्रमाणीत आकडेवारी संबंधीत विमा कंपनी दर 
पंधरवाड्याला महाराष्ट्र शासनाच्या संकेत स्थळावर उपलब्ध करुन देईल. ही आकडेवारी कृषि विभागास व शासनास 
वेळेवर उपलब्ध करुन देणे विमा कंपन्यांना बंधनकारक आहे. 


फळपिकाचे | विमा संरक्षण प्रकार (हवामान धोके) व 


प्रमाणके (ट्रिगर) 
ड्यू तत या पाहावी प्रमाणके (ट्रिगर) व नुकसान भरपाई रक्कम (प्रति/हेक्‍टर) 


१) सदर कालावधीत एकूण १२४ मि.मि. पेक्षा कमी पाऊस 
झाल्यासनुकसान भरपाई रक्‍कम रु. ४०,०००/- देय होईल. 

2) सदर कालावधीमध्ये एकूण १२४ मि.मि. ते १५० मि.मि. पाऊस 
झाल्यास नुकसान भरपाई रक्‍कम रु. १२,०००/- देय होईल. 

(कमाल नुकसान भरपाई रक्‍कम रु. ४०,०००/-) 

१) सदर कालावधीमध्ये सलग १५ ते २१ दिवसांचा पावसात खंड पडुन 
दिवसाचे जास्तीत जास्त तापमान सळग ३ दिवस ३५ डिग्री 
संत्रा सेल्सीअस किंवा त्यापेक्षा जास्त राहील्यास नुकसान भरपाई रक्‍कम 

(मृग बहार) ी रु. १८,०००/- देय राहील. 

२) पावसाचा खंड दर पतव त सा कि ee ee तड 
दि. १६ जूलै ते १५ ऑगष्ट २) सदर कालावधीत य कल २१ क्षा जास्त oe ae 
पडल्यास तसेच दिवसाचे जास्तीत जास्त तापमान सलग 3 दिवस 
३५ डिग्री सेल्सिअस किंवा जास्त राहिल्यास रु.४०,०००/- नुकसान 
भरपाई देय राहील. 

(२.५ मि.मि. पर्यंत किंवा त्यापेक्षा कमी पाऊस पडला तरी तो खंड 

समजण्यात येईल.) 

(कमाल नुकसान भरपाई रक्‍कम रु. ४०,०००/-) 


१ कमी पाऊस 
दि. १५ जून ते १५ जुले 


एकुण विमा संरक्षित रक्‍कम प्रति हेक्टर रु. ८०,०००/- 


शासन निर्णय क्रमांकः फवियो-२०२०/प्र.क्र. १३/१०-ओ 


सहपत्र-२ 


पुनर्रचित हवामान आधारीत पीक विमा योजना सन २०२०, २०२१ व २०२२ 

पिक: मोसंबी (मृग बहार) 
समाविष्ठ जिल्हे : औरंगाबाद, बीड, वर्धा, हिंगोळी, अकोला ( एकूण जिल्हे 4) 

वर नमूद केलेल्या जिल्हयातील अधिसुचित केलेल्या सहपत्र - १ मधील महसुल मंडळात तसेच शासन 
निर्णयातील सहपत्र - ३ मध्ये नमूद केलेल्या विमा कंपनी मार्फत लागू करण्यात येईल. 

संदर्भ हवामान केंद्र हे महावेध प्रकल्पातंर्गत संबंधित महसूल मंडळात उभारणी केलेले स्वयंचलीत हवामान केंद्र 
राहील. सदर हवामान केंद्रात नोंदविळी जाणारी हवामानाची प्रमाणीत आकडेवारी संबंधीत विमा कंपनी दर 
पंधरवाड्याला महाराष्ट्र शासनाच्या संकेत स्थळावर उपलब्ध करुन देईल. ही आकडेवारी कृषि विभागास व शासनास 
वेळेवर उपलब्ध करुन देणे विमा कंपन्यांना बंधनकारक आहे. 


विमा संरक्षण प्रकार 
फळपिकाचे नाव (हवामान धोके) व विमा प्रमाणके (ट्रिगर) व नुकसान भरपाई रक्कम (प्रति/हेक्‍टर) 
संरक्षण कालावधी 


१) सदर कालावधीत एकूण ७५ मि.मि. पेक्षा कमी पाऊस झाल्यास नुकसान 
१ कमी पाऊस भरपाई रक्‍कम रु. ४०,०००/- देय होईल. 
दि.१ जूले ते ३१जुले २) सदर कालावधीमध्ये एकूण ७५ मि.मि. ते १२५ मि.मि. पाऊस झाल्यास 
नुकसान भरपाई रक्‍कम रु. १२,०००/- देय होईल. 
(कमाल नुकसान भरपाई रक्‍कम रु. ४०,०००/- 
१) सदर कालावधीमध्ये सळग १५ ते २१ दिवसांचा पावसात खंड पडुन 
दिवसाचे जास्तीत जास्त तापमान कोणत्याही दिवशी ३३डिग्री सेल्सीअस 
मोसंबी किंवा त्यापेक्षा जास्त राहील्यास नुकसान भरपाई रक्‍कम रु. १८,०००/- देय 
(मृग बहार) राहील. 
२) पावसाचा खंड २) सदर कालावधीत सलग २१ दिवसापेक्षा जास्त पावसाचा खंड पडल्यास 
दि. १ ऑगष्ट ते ३१ ऑगष्ट तसेच दिवसाचे जास्तीत जास्त तापमान सलग ३ दिवस ३३ डिग्री 
सेल्सिअस किंवा जास्त राहिल्यास रु.४०,०००/- नुकसान भरपाई देय 
राहील. 
(२.५ मि.मि. पर्यंत किंवा त्यापेक्षा कमी पाऊस पडला तरी तो खंड समजण्यात 
येईल.) 
(कमाल नुकसान भरपाई रक्‍कम रु. ४०,०००/- 


एकुण विमा संरक्षित रक्‍कम प्रति हेक्टर रु. ८०,०००/- 


शासन निर्णय क्रमांकः फवियो-२०२०/प्र.क्र. १३/१०-ओ 


सहपत्र-२ 


पुनर्रचित हवामान आधारीत पीक विमा योजना सन २०२०, २०२१ व २०२२ 


पिक :पेरु (मृग बहार) 


समाविष्ठ जिल्हे : औरंगाबाद, सांगली (एकूण जिल्हे - २) 


वर नमूद केलेल्या जिल्हयातील अधिसुचित केलेल्या सहपत्र १ मधील महसुल मंडळात तसेच शासन 
निर्णयातील सहपत्र - ३ मध्ये नमूद केलेल्या विमा कंपनी मार्फत लागू करण्यात येईल. 
संदर्भ हवामान केंद्र हे महावेध प्रकल्पातंर्गत संबंधित महसूल मंडळात उभारणी केलेले स्वयंचलीत हवामान केंद्र 


राहील. सदर हवामान केंद्रात नोंदविळी जाणारी हवामानाची प्रमाणीत आकडेवारी संबंधीत विमा कंपनी दर 


पंधरवाड्याला महाराष्ट्र शासनाच्या संकेत स्थळावर उपलब्ध करुन देईल. ही आकडेवारी कृषि विभागास व शासनास 
वेळेवर उपलब्ध करुन देणे विमा कंपन्यांना बंधनकारक आहे. 


फळपिकाचे | विमा संरक्षण प्रकार (हवामान धोके) व कता 
Santi प्रमाणके (ट्रिगर) व नुकसान भरपाई रक्‍कम (प्रति/हेक्‍टर) 
नाव विमा संरक्षण कालावधी 
या कालावधीमध्ये प्रति दिन ५० मि.मि. पेक्षा जास्त 
१ जास्त पाऊस पाऊस सलग ४ दिवस झाल्यास रक्‍कम रु २४,०००/- 
दि. १५ जून ते १४ जुले नुकसान भरपाई देय राहील . 
(कमाल नुकसान भरपाई रक्कम रु. २४,०००/-) 
या कालावधीमध्ये प्रति दिन yo मि.मि. पेक्षा जास्त 
पेरु जुलै ह पाऊस सलग ४ दिवस झाल्यास रक्‍कम रु. १८,०००/- 
दि १५ जुले ते १४ ऑगस्ट चा 
(मृग बहार) नुकसान भरपाई देय राहील . 


(कमाल नुकसान भरपाई रक्‍कम रु. १८,०० ०/-) 


१५ ऑगस्ट ते ३१ ऑगस्ट 


या कालावधीमध्ये प्रति दिन ५० मि.मि. पेक्षा जास्त 
पाऊस सलग ४ दिवस झाल्यास रक्‍कम रु. १८,०००/- 
नुकसान भरपाई देय राहील . 

(कमाल नुकसान भरपाई रक्‍कम रु. १८,०००/-) 


एकुण विमा संरक्षित रक्‍कम प्रतिहेक्टर रु. ६०,०००/- 


शासन निर्णय क्रमांकः फवियो-२०२०/प्र.क्र. १३/१०-ओ 


सहपत्र-२ 


पुनर्रचित हवामान आधारीत पीक विमा योजना सन २०२०, २०२१ व २०२२ 

पिक :चिकु (मृग बहार) 
समाविष्ठ जिल्हे : समुह - २ - औरंगाबाद, बीड, ठाणे (एकूण जिल्हे - ३) 

वर नमूद केलेल्या जिल्हयातील अधिसुचित केलेल्या सहपत्र १ मधील महसुल मंडळात तसेच शासन 
निर्णयातील सहपत्र - ३ मध्ये नमूद केलेल्या विमा कंपनी मार्फत लागू करण्यात येईल. 

संदर्भ हवामान केंद्र हे महावेध प्रकल्पातंर्गत संबंधित महसूल मंडळात उभारणी केलेले स्वयंचलीत हवामान केंद्र 
राहील. सदर हवामान केंद्रात नोंदविळी जाणारी हवामानाची प्रमाणीत आकडेवारी संबंधीत विमा कंपनी दर 
पंधरवाड्याला महाराष्ट्र शासनाच्या संकेत स्थळावर उपलब्ध करुन देईल. ही आकडेवारी कृषि विभागास व शासनास 
वेळेवर उपलब्ध करुन देणे विमा कंपन्यांना बंधनकारक आहे. 


विमा संरक्षण प्रकार (हवामान धोके) 


फळपिक बार सण ana प्रमाणके (ट्रिगर) व नुकसान भरपाई रक्‍्कम/हे. 

१) या कालावधीत सापेक्ष आद्रता Bet पाच दिवस ९० टक्के 
पेक्षा जास्त राहिल्यास वप्रति दिन २० मि. मि. किंवा त्यापेक्षा 
जास्त पाऊस सलग ४ दिवस झाल्यास रु. २७,०००/- देय 

जादा आर्द्रता वजास्त पाऊस राहिल. 
चिकू दि.१ जुलै ते ३० सप्टेंबर २) या कालावधीत सापेक्ष आर्द्रता सलग दहा दिवस ९० टक्के 


पेक्षा जास्त राहिल्यास व प्रति दिन २० मि. मि. किंवा त्यापेक्षा 
जास्त पाऊस सलग ८ दिवस झाल्यास रु. ६०,०००/- देय 
राहिल. 

(कमाल नुकसान भरपाई रक्‍कम रु. ६०,०००/-) 


एकूण विमा संरक्षित रक्‍कम प्रति हेक्‍टर रु.६०,०००/- 


शासन निर्णय क्रमांकः फवियो-२०२०/प्र.क्र. १३/१०-ओ 


सहपत्र-२ 


पुनर्रचित हवामान आधारीत पीक विमा योजना सन २०२०, २०२१ व २०२२ 
पिक :डाळिंब (मृग बहार) 
समाविष्ठ जिल्हे : सांगली, औरंगाबाद, बीड (एकूण जिल्हे-३) 

वर नमूद केलेल्या जिल्हयातील अधिसुचित केलेल्या सहपत्र १ मधील महसुल मंडळात तसेच शासन 
निर्णयातील सहपत्र - ३ मध्ये नमूद केलेल्या विमा कंपनी मार्फत लागू करण्यात येईल. 

संदर्भ हवामान केंद्र हे महावेध प्रकल्पातंर्गत संबंधित महसूल मंडळात उभारणी केलेले स्वयंचलीत हवामान केंद्र 
राहील. सदर हवामान केंद्रात नोंदविळी जाणारी हवामानाची प्रमाणीत आकडेवारी संबंधीत विमा कंपनी दर 
पंधरवाड्याला महाराष्ट्र शासनाच्या संकेत स्थळावर उपलब्ध करुन देईल. ही आकडेवारी कृषि विभागास व शासनास 
वेळेवर उपलब्ध करुन देणे विमा कंपन्यांना बंधनकारक आहे. 


हवामान 
फळपिक धोका व प्रमाणके (ट्रिगर) व नुकसान भरपाई रक्‍कम (प्रति/हेक्‍्टर) 
कालावधी 
जास्त पाऊस व १. या कालावधीत सलग ५ दिवस प्रति दिन २५ मि.मि. पेक्षा जास्त पाऊस व ८५ टक्के पेक्षा 
आर्द्रता जास्त आर्द्रता राहिल्यास नुकसान भरपाई रक्‍कम रु. १०,४००/-देय राहील. 
२. या कालावधीत सलग ६ दिवस प्रति दिन २५ मि.मि. पेक्षा जास्त पाऊस व ८५ टक्के पेक्षा 
जास्त आर्द्रता राहिल्यास नुकसान भरपाई रक्कम रु. १५,६००/-देय राहील. 
३. या कालावधीत सलग ७ दिवस प्रति दिन २५ मि.मि. पेक्षा जास्त पाऊस व ८५ टक्‍के पेक्षा 
दि. १५ जुलै ते १५ | जास्त आर्द्रता राहिल्यास नुकसान भरपाई रक्‍कम रु. २६,०००/-देय राहील. 
ऑगष्ट ४. या कालावधीत सलग ८ किंवा त्यापेक्षा जास्त दिवस प्रति दिन २५ मि.मि. पेक्षा जास्त 
पाऊस व ८५ टक्के पेक्षा जास्त आर्द्रता राहिल्यास नुकसान भरपाई रक्‍कम रु. ५२०००/-देय 
राहिल. 
(कमाल नुकसान भरपाई देय रक्‍कम रु ५२,०००/-) 
१.या कालावधीत सलग ५ दिवस प्रति दिन २५ मि.मि. पेक्षा जास्त पाऊस व ८५ टक्‍के पेक्षा 
जास्त आर्द्रता राहिल्यास नुकसान भरपाई रक्‍कम रु. ९,१००/-देय राहील. 
२. या कालावधीत सलग ६ दिवस प्रति दिन २५ मि.मि. पेक्षा जास्त पाऊस व ८५ टक्‍के पेक्षा 
डाळिंब विव स्किन जास्त आर्द्रता राहिल्यास नुकसान भरपाई रक्‍कम रु. १३,६५०/-देय राहील. 


सप्टेंबर ३० 


३. या कालावधीत सलग ७ दिवस प्रति दिन २५ मि.मि. पेक्षा जास्त पाऊस व ८५ टक्‍के पेक्षा 
जास्त आर्द्रता राहिल्यास नुकसान भरपाई रक्‍कम रु. २२,७५०/-देय राहील. 

४.या कालावधीत सलग ८ दिवस प्रति दिन २५ मि.मि. पेक्षा जास्त पाऊस व ८५ टक्‍के पेक्षा 
जास्त आर्द्रता राहिल्यास नुकसान भरपाई रक्‍कम रु. ४५,५००/-देय राहील. 

(कमाल नुकसान भरपाई देय रक्‍कम रु ४५,५०० /-) 


दि. ०१ ऑक्टोंबर ते 
१५ डिसेंबर 


१.या काळावधीत सलग ५ दिवस प्रति दिन २५ मि.मि. पेक्षा जास्त पाऊस व ८५ टक्‍के पेक्षा 
जास्त आर्द्रता राहिल्यास नुकसान भरपाई रक्‍कम रु. ६,५००/-देय राहील. 

२. या कालावधीत सलग ६ दिवस प्रति दिन २५ मि.मि. पेक्षा जास्त पाऊस व ८५ टक्के पेक्षा 
जास्त आर्द्रता राहिल्यास नुकसान भरपाई रक्‍कम रु. ९,७५०/-देय राहील. 

३. या कालावधीत सलग ७ दिवस प्रति दिन २५ मि.मि. पेक्षा जास्त पाऊस व ८५ टक्‍के पेक्षा 
जास्त आर्द्रता राहिल्यास नुकसान भरपाई रक्कम रु. १६,२५०/-देय राहील. 

४.या कालावधीत सलग ८ दिवस प्रति दिन २५ मि.मि. पेक्षा जास्त पाऊस व ८५ टक्‍के पेक्षा 
जास्त आर्द्रता राहिल्यास नुकसान भरपाई रक्‍कम रु. ३२,५००/-देय राहील. 

(कमाल नुकसान भरपाई देय रक्‍कम रु 32,400/-) 


एकुण विमा संरक्षित रक्‍कम प्रति हेक्टर रु. १३०,०००/- 


शासन निर्णय क्रमांकः फवियो-२०२०/प्र.क्र. १३/१०-ओ 


सहपत्र-२ 


पुनर्रचित हवामान आधारीत पीक विमा योजना सन २०२०, २०२१ व २०२२ 
पिक: लिंबू (मृग बहार) 
समाविष्ठ जिल्हे : बीड, सांगली, औरंगाबाद, अकोला, वर्धा (एकूण जिल्हे -५) 
वर नमूद केलेल्या जिल्हयातील अधिसुचित केलेल्या सहपत्र १ मधील महसुल मंडळात तसेच शासन 
निर्णयातील सहपत्र - ३ मध्ये नमूद केलेल्या विमा कंपनी मार्फत लागू करण्यात येईल. 
संदर्भ हवामान केंद्र हे महावेध प्रकल्पातंर्गत संबंधित महसूल मंडळात उभारणी केलेले स्वयंचलीत हवामान केंद्र 
राहील. सदर हवामान केंद्रात नोंदविळी जाणारी हवामानाची प्रमाणीत आकडेवारी संबंधीत विमा कंपनी दर 
पंधरवाड्याला महाराष्ट्र शासनाच्या संकेत स्थळावर उपलब्ध करुन देईल. ही आकडेवारी कृषि विभागास व शासनास 
वेळेवर उपलब्ध करुन देणे विमा कंपन्यांना बंधनकारक आहे. 


विमा संरक्षण प्रकार 
फळपिकाचे aS रार 
व्यि (हवामान धोके) व विमा संरक्षण प्रमाणके (ट्रिगर) व नुकसान भरपाई रक्कम (प्रति/हेक्‍टर) 
कालावधी 
oe १) या कालावधीमध्ये १०० मि. मि. व त्यापेक्षा कमी पाऊस झाल्यास 
१) कमी पाऊस 


नुकसान भरपाई रक्‍कम रु. ३५,०००/- देय होईल. 

२) या कालावधीत १०० मि. मि. पेक्षा जास्त १५० मि.मि.पर्यंत पाऊस 
झाल्यास नुकसान भरपाई रक्‍कम रु.१७,५००/-देय होईल. 
(कमाल नुकसान भरपाई रक्‍कम रु. 34,000/-) 

१ सदर कालावधीमध्येसलग १५ ते २१ दिवसांचा पावसात खंड 
पडुनदिवसाचे जास्तीत जास्त तापमान कोणत्याही दिवशी ३५ 

लिंबु डिग्री सेल्सीअस किंवा त्यापेक्षा जास्त राहील्यास नुकसान भरपाई 

(मृग बहार) रक्कम रु. १७,५००/- देय राहील. 

२) सदर कालावधीत सलग २१ दिवसापेक्षा जास्त पावसाचा खंड 
पडल्यास तसेच दिवसाचे जास्तीत जास्त तापमान सलग ३ दिवस 
३५ डिग्री सेल्सिअस किंवा जास्तराहिल्यास रु.३५,०००/- 
नुकसान भरपाई देय राहील. 

(२.५ मि.मि. पर्यंत किंवा त्यापेक्षा कमी पाऊस पडला तरी तो खंड 

समजण्यात येईल.) 

(कमाल नुकसान भरपाई रक्‍कम रु. 34,000/-) 


दि. १५जून ते १५ जूले 


२) पावसाचा खंड 
दि. १६ जूले ते १५ ऑगष्ट 


एकुण विमा संरक्षित रक्‍कम प्रति हेक्टर रु. ७०,०००/- 


शासन निर्णय क्रमांकः फवियो-२०२०/प्र.क्र. १३/१०-ओ 


पिक : संत्रा (आंबिया बहार). 
समाविष्ठ जिल्हे : वर्धा, अकोला, हिंगोली, बीड. (एकूण जिल्हे-४) 

वर नमूद केलेल्या जिल्हयातील अधिसुचित केलेल्या सहपत्र १ मधील महसुल मंडळात तसेच शासन 
निर्णयातील सहपत्र - ३ मध्ये नमूद केलेल्या विमा कंपनी मार्फत लागू करण्यात येईल. 

संदर्भ हवामान केंद्र हे राज्य शासनाने महावेध प्रकल्पातंर्गत संबंधित महसूल मंडळात उभारणी केलेले 
स्वयंचलीत हवामान केंद्र राहील. सदर हवामान केंद्रात नोंदविळी जाणारी हवामानाची प्रमाणीत आकडेवारी संबंधीत 
विमा कंपनी दर पंधरवाड्याला महाराष्ट्र शासनाच्या संकेत स्थळावर उपलब्ध करुन देईल. ही आकडेवारी कृषि 
विभागास व झासनास वेळेवर उपलब्ध करुन देणे विमा कंपन्यांना बंधनकारक आहे. 


सहपत्र-२ 
(आंबिया बहार) 


पुनर्रचित हवामान आधारीत पीक विमा योजना सन २०२०-२१, २०२१-२२ व २०२२-२३ 


फळपिकाचे नाव | हवामान धोका व कालावधी प्रमाणके (ट्रिगर) व नुकसान भरपाई रक्‍कम (प्रती हेक्टर रु) 
१ अवेळी पाऊस सलग ७ दिवसात एकूण ३० मि.मि. किंवा त्यापेक्षा जास्त पाऊस झाल्यास रु. 
दि.१ डिसेंबर ते ३१ डिसेंबर | २०,०००/- देय होईल. 
(कमाल नुकसान भरपाई रक्कम रु. २०,०००/- 
१. wat ५ दिवस १० डिग्री सेल्सीअस किंवा त्यापेक्षा कमी तापमान 
राहिल्यास रु. ८,०००/- देय होईल. 
र कश तापमान २. सलग ७ दिवस १० डिग्री सेल्सीअस किंवा त्यापेक्षा कमी तापमान 
दि. १६ जानेवारी ते २८ 
फेब्रुवारी राहिल्यास रु. १२,०० el देय होईल. वा 
३. सलग ८ दिवस किंवा त्यापेक्षा जास्त दिवस १० डिग्री सेल्सीअस किंवा 
त्यापेक्षा कमी तापमान राहिल्यास रु. २०,०००/- देय होईल. 
(कमाल नुकसान भरपाई रक्कम रु. २०,०००/- 
३) जास्त तापमान १. सलग ५ दिवस ४०.५ डिग्री सेल्सीअस किंवा त्यापेक्षा जास्त तापमान 
ी दि. १मार्च ते ३१ मार्च राहिल्यास रु. ८,०००/- देय होईल. 
संत्रा किंवा 
आंबिया 2. सलग ७ दिवस ४०.५डिग्री सेल्सीअस किंवा त्यापेक्षा जास्त तापमान 
( बहार) 
राहिल्यास रु. १२,०००/- देय होईल. 
३. सलग ८ दिवस किंवा त्यापेक्षा जास्तदिवस ४०.५डिग्नी सेल्सीअस किंवा 
त्यापेक्षा जास्त तापमान राहिल्यास रु. २०,०००/- देय होईल. 
(कमाल नुकसान भरपाई रक्कम रु. २०,०००/- 
४) जास्त तापमान १. सलग ५ दिवस ४५.५डिग्री सेल्सीअस किंवा त्यापेक्षा जास्त तापमान 
दि. १ एप्रिल ते ३१ मे राहिल्यास रु. ८,०००/- देय होईल. 
2. सलग ७ दिवस ४५.५डिग्री सेल्सीअस किंवा त्यापेक्षा जास्त तापमान 
राहिल्यास रु. १२,०००/- देय होईल. 
३. सलग८ दिवस किंवा त्यापेक्षा जास्तदिवस ४५.५डिग्नी सेल्सीअस किंवा 
त्यापेक्षा जास्त तापमान राहिल्यास रु. २०,०००/- देय होईल. 
(कमाल नुकसान भरपाई रक्कम रु. २०,०००/- 
एकूण विमा संरक्षित रक्‍कम प्रति हेक्‍टरी ८०,००० 
गारपीट विमा संरक्षीत रक्‍कम रु. 
दि. १ जानेवारी ते ३० एप्रिल २६,६६७ 


विमा धारक शेतकऱ्यांनी गारपीटमुळे नुकसान झाल्यापासून ४८ तासात नुकसानग्रस्त फळपिकाची माहिती विमा कंपनीस / संबधीत 
मंडळ कृषि अधिकारी यांना कळविणे आवश्‍यक आहे. त्यानंतर विमा कंपनी जिल्हा महसूल,ग्राम विकास व कृषि विभागाच्या मदतीने 
वैयक्तिक पातळीवर नुकसानीचे प्रमाण निश्चित करेल. 


एकुण विमा संरक्षीत रक्‍कम (नियमित + गारपीट) (रु. प्रतिहे.) ८०,०००--२६,६६७- १,०६, ६६७ 


शासन निर्णय क्रमांकः फवियो-२०२०/प्र.क्र. १३/१०-ओ 


सहपत्र-२ 


पुनर्रचित हवामान आधारीत पीक विमा योजना सन २०२०-२१, २०२१-२२ व २०२२-२३ 

पिक: मोसंबी (आंबिया बहार) 
समाविष्ठ जिल्हे : बीड, हिंगोली, औरंगाबाद, वर्धा, अकोला. (एकूण जिल्हे - 4) 

वर नमूद केलेल्या जिल्हयातील अधिसुचित केलेल्या सहपत्र १ मधील महसुल मंडळात तसेच शासन 
निर्णयातील सहपत्र - ३ मध्ये नमूद केलेल्या विमा कंपनी मार्फत लागू करण्यात येईल. 

संदर्भ हवामान केंद्र हे राज्य शासनाने महावेध प्रकल्पातंर्गत संबंधित महसूल मंडळात उभारणी केलेले 
स्वयंचलीत हवामान केंद्र राहील. सदर हवामान केंद्रात नोंदविली जाणारी हवामानाची प्रमाणीत आकडेवारी संबंधीत 
विमा कंपनी दर पंधरवाड्याला महाराष्ट्र शासनाच्या संकेत स्थळावर उपलब्ध करुन देईल. ही आकडेवारी कृषि 
विभागास व शासनास वेळेवर उपलब्ध करुन देणे विमा कंपन्यांना बंधनकारक आहे. 


फळपिकाचे नाव er as प्रमाणके (ट्रिगर) व नुकसान भरपाई रक्‍कम (प्रती हेक्‍टर रु) 
कालावधी 
सलग ४ दिवसात एकूण ३० मि.मि. किंवा त्यापेक्षा जास्त पाऊस झाल्यास 
नुकसान भरपाई रु. १३,३००/- देय होईल. 
१) अवेळी पाऊस सलग ५ दिवसात एकूण ३५ मि.मि. किवा त्यापेक्षा जास्त पाऊस राहिल्यास 
दि.१ नोव्हेंबर ते ३१ नुकसान भरपाई रु. २१, ३००/- देय होईल. 
डिसेंबर सलग ६ दिवसात एकूण ४० मि.मि. किंवा त्यापेक्षा जास्त पाऊस राहिल्यास 
नुकसान भरपाई रु. २६,६००/- देय होईल. 
कमाल नुकसान भरपाई रक्‍कम रुपये २६,६००/- देय होईल. 
२) जास्त तापमान दैनंदिन तापमान ३९ डिग्री सेल्सिअस किंवा त्यापेक्षा जास्त राहिल्यास खाळील 
दि. १ मार्चते ३१ मार्च । प्रमाणे नुकसान भरपाई देय राहिल. 
१) सलग ३ दिवस रुपये ५,३६०/- देय. 
मोसंबी २) सलग ४ दिवसरु. १०,७००/- 
(आंबिया बहार) ३) सलग ५ दिवसरु.१६,०००/- 
४) सलग ६ दिवसरु. २१,४००/- 
५) सलग ७ दिवसरु.२६,८००/- 
कमाल नुकसान भरपाई रक्‍कम रुपये २६,८००/- देय होईल. 
३) जास्त पाऊस सलग ७ दिवसात एकूण १५० मि.मि. किवा त्यापेक्षा जास्त पाऊस झाल्यास 
दि. १५ ऑगस्ट ते १५ । नुकसान भरपाई रुपये १०,६००/- देय होईल. 
सप्टेंबर सलग ७ दिवसात एकूण १७५ मि.मि. किंवा त्यापेक्षा जास्त पाऊस झाल्यास 
नुकसान भरपाई रुपये १६,७००/- देय होईल. 
सलग ७ दिवसात एकूण २०० मि.मि. किंवा त्यापेक्षा जास्त पाऊस झाल्यास 
नुकसान भरपाई रुपये २६,६००/- देय होईल. 
कमाल नुकसान भरपाई रक्‍कम रुपये २६,६००/- देय होईल. 
एकूण विमा संरक्षित रक्‍कम प्रति हेक्‍टरी ८०,००० 
गारपीट विमा संरक्षीत रक्‍कम रु. 
दि. १ जानेवारी ते ३० एप्रिल २६, ६६७ 


विमाधारक शेतकऱ्यांनी गारपीट मुळे नुकसान झाल्यापासून ४८ तासात नुकसानग्रस्त फळपिकाची माहिती विमा कंपनीस / संबधीत 
मंडळ कृषि अधिकारी यांना कळविणे आवश्‍यक आहे. त्यानंतर विमा कंपनी जिल्हा महसूल , ग्राम विकास व कृषि विभागाच्या 
मदतीने वैयक्तिक पातळीवर नुकसानीचे प्रमाण निश्चित करेल. 


एकुण विमा संरक्षीत रक्‍कम (नियमित + गारपीट) (रु. where.) ८०,०००-- २६,६६७ १,०६,६६७ 


शासन निर्णय क्रमांकः फवियो-२०२०/प्र.क्र. १३/१०-ओ 


सहपत्र-२ 
पुनर्रचित हवामान आधारीत पीक विमा योजना सन २०२०-२१, २०२१-२२ व २०२२-२३ 


पिक :डाळिंब (आंबिया बहार) 
समाविष्ठ जिल्हे : सांगळी, औरंगाबाद, बीड, अकोला, हिंगोली (एकूण जिल्हे-५) 

वर नमूद केलेल्या जिल्हयातील अधिसुचित केलेल्या सहपत्र १ मधील महसुल मंडळात तसेच शासन 
निर्णयातील सहपत्र - ३ मध्ये नमूद केलेल्या विमा कंपनी मार्फत लागू करण्यात येईल. 

संदर्भ हवामान केंद्र हे राज्य शासनाने महावेध प्रकल्पातंर्गत संबंधित महसूल मंडळात उभारणी केलेले 
स्वयंचलीत हवामान केंद्र राहील. सदर हवामान केंद्रात नोंदविली जाणारी हवामानाची प्रमाणीत आकडेवारी संबंधीत 
विमा कंपनी दर पंधरवाड्याला महाराष्ट्र शासनाच्या संकेत स्थळावर उपलब्ध करुन देईल. ही आकडेवारी कृषि 
विभागास व झासनास वेळेवर उपलब्ध करुन देणे विमा कंपन्यांना बंधनकारक आहे. 


फळपिकाचे हवामान धोका प्रमाणके कालावधी व नुकसान भरपाई रक्‍कम 
नाव (ट्रिगर) (प्रति हेक्टर रु.) 


१. या कालावधीमध्ये Hares तापमान ४१ डिग्री सेल्सिअस व त्यापेक्षा जास्त 
सलग २ दिवस राहिल्यास नुकसान भरपाई रक्‍कम रु.१९,५००/- देय 
राहील. 

२. या कालावधीमध्ये कमाल तापमान ४१ डिग्री सेंल्सिअस व त्यापेक्षा जास्त 

१) जादा तापमान सलग ३ दिवस राहिल्यास नुकसान भरपाई रक्कम रु. ३२,५००/- देय 
दि. १ जानेवारी ते १५मार्च राहिल. 

३. या कालावधीमध्ये कमाल तापमान ४१ डिग्री सेंल्सिअस व त्यापेक्षा जास्त 
सलग ४ दिवस किंवा त्यापेक्षा जास्त राहिल्यास नुकसान भरपाई रक्‍कम 
रु. ६५,०००/- देय राहिल. 

(कमाल नुकसान भरपाई रक्‍कम रु. ६५,०००/-) 

१. या कालावधीमध्ये प्रतिदिन २५ मि.मि. पेक्षा जास्त पाऊस व ८५ टक्के 
आद्रता सलग ५ ते ६ दिवस राहिल्यास नुकसान भरपाई रक्‍कम रु. 
१९,५००/- देय राहिल. 

२. या कालावधीमध्ये प्रतिदिन २५ मि.मि. पेक्षा जास्त पाऊस व ८५ टक्के 

२) जास्त पाऊस व आर्द्रता आर्द्रता सलग ७ ते ८ दिवस राहिल्यास नुकसान भरपाई रक्‍कम रु. 

दि.१ जुलै ते ३१ जूले ३२,५००/- देय राहिल. 

३. या कालावधीमध्ये प्रतिदिन २५ मि.मि. पेक्षा जास्त पाऊस व ८५ टक्के 
आर्द्रता सलग ९ व त्यापेक्षा जास्त दिवस राहिल्यास नुकसान भरपाई 
रक्‍कम रु. ६५,०००/- देय राहिल. 

(कमाल नुकसान भरपाई रक्‍कम रु. ६५,०००/-) 


डाळिंब 


एकूण विमा संरक्षित रक्‍कम प्रति हेक्‍टरी टिप- कमाल नुकसान भरपाई रक्‍कम रु. १,३०,०००/- 


गारपीट विमा संरक्षीत रक्‍कम रु. 


दि. १ जानेवारी ते ३० एप्रिल ४३,३३३ 


विमाधारक शेतकऱ्यांनी गारपीट मुळे नुकसान झाल्यापासून ४८ तासात नुकसानग्रस्त फळपिकाची माहिती विमा कंपनीस / संबधीत 
मंडळ कृषि अधिकारी यांना कळविणे आवश्‍यक आहे. त्यानंतर विमा कंपनी जिल्हा महसूल , ग्राम विकास व कृषि विभागाच्या मदतीने 
वैयक्तिक पातळीवर नुकसानीचे प्रमाण निश्चित करेल. 


एकुण विमा संरक्षीत रक्‍कम (नियमित + गारपीट) (रु. प्रतिहे.) १३०००० + ४३३३३ = १,७३,३३३ 


शासन निर्णय क्रमांकः फवियो-२०२०/प्र.क्र. १३/१०-ओ 


सहपत्र-२ 


पुनर्रचित हवामान आधारीत पीक विमा योजना सन २०२०-२१, २०२१-२२ व २०२२-२३ 


पिक : काजू (आंबिया बहार) 
समाविष्ठ जिल्हे : ठाणे (एकूण जिल्हे-१) 


वर नमूद केलेल्या जिल्हयातील अधिसुचित केलेल्या सहपत्र १ मधील महसुल मंडळात तसेच शासन 
निर्णयातील सहपत्र - ३ मध्ये नमूद केलेल्या विमा कंपनी मार्फत लागू करण्यात येईल. 

संदर्भ हवामान केंद्र हे राज्य शासनाने महावेध प्रकल्पातंर्गत संबंधित महसूल मंडळात उभारणी केलेले 
स्वयंचलीत हवामान केंद्र राहील. सदर हवामान केंद्रात नोंदविळी जाणारी हवामानाची प्रमाणीत आकडेवारी संबंधीत 
विमा कंपनी दर पंधरवाड्याला महाराष्ट्र शासनाच्या संकेत स्थळावर उपलब्ध करुन देईल. ही आकडेवारी कृषि 
विभागास व झासनास वेळेवर उपलब्ध करुन देणे विमा कंपन्यांना बंधनकारक आहे. 


iia हवामान धोका व कालावधी प्रमाणके (ट्रिगर) व नुकसान भरपाई रक्कम (प्रती हेक्टररु) 
१. कोणत्याही एका दिवशी ५ मि.मि.किवा त्यापेक्षा जास्त पाऊस झाल्यास 
रु. १३,०००/- देय 
२. कोणत्याही सलग दोन दिवशी ५ मि.मि.किंवा त्यापेक्षा जास्त पाऊस 
१ अवेळी पाऊस झाल्यास रु. २६,०००/- देय 
दि.१ डिसेंबर ते ३१ मार्च ३. कोणत्याही सलग तीन दिवशी ५ मि.मि.किंवा त्यापेक्षा जास्त पाऊस 
झाल्यास रु. ४५,५००/- देय 
काजू ४. कोणत्याही सलग चार दिवशी ५ मि.मि.किंवा त्यापेक्षा जास्त पाऊस 
न झाल्यास रु. ६५,०००/- देय 
(आंबिया गाल देय नुकसान वत 
(कमाल देय नुकसान भरपाई रक्कम रु. ६५,०००/-) 
तिहार) १. सलग ३ दिवस १३ डिग्री सेल्सीअस किवा त्यापेक्षा कमी झाल्यास रु. 
१४,०००/- देय. 
२) कमी तापमान २. सलग ४ दिवस १३ डिग्री सेल्सीअस किंवा त्यापेक्षा कमी झाल्यास रु. 
दि. १ डिसेंबर ते २८ फेब्रुवारी २१,०००/- देय. 
३. ३. सलग ५ दिवस १३ डिग्री सेल्सीअस किंवा त्यापेक्षा कमी झाल्यास रु. 
३५,०००/- देय. 
(कमाल देय नुकसान भरपाई रक्कम रु. 34,000/-) 
एकूण विमा संरक्षित रक्‍कम प्रति हेक्‍टरी १,००,०००/- 
गारपीट विमा संरक्षीत रक्‍कम रु. 
दि. १ जानेवारी ते ३० एप्रिल ३३,३३३/- 


विमाधारक शेतकऱ्यांनी गारपीट मुळे नुकसान झाल्यापासून ४८ तासात नुकसानग्रस्त फळपिकाची माहिती विमा कंपनीस / संबधीत 
मंडळ कृषि अधिकारी यांना कळविणे आवश्‍यक आहे. त्यानंतर विमा कंपनी जिल्हा महसूल , ग्राम विकास व कृषि विभागाच्या मदतीने 


वैयक्तिक पातळीवर नुकसानीचे प्रमाण निश्चित करेल. 


एकुण विमा संरक्षीत रक्‍कम (नियमित + गारपीट) (रु. wheres.) १,००,०००/--- 33,333/- = 9,33,333/- 


शासन निर्णय क्रमांकः फवियो-२०२०/प्र.क्र. १३/१०-ओ 


सहपत्र-२ 


पुनर्रचित हवामान आधारीत पीक विमा योजना सन २०२०-२१, २०२१-२२ व २०२२-२३ 
पिक : केळी (आंबिया बहार) 
समाविष्ठ जिल्हे : हिंगोली, सांगली, अकोला, औरंगाबाद, वर्धा, बीड, ठाणे (एकूण जिल्हे-७) 
वर नमूद केलेल्या जिल्हयातील अधिसुचित केलेल्या सहपत्र १ मधील महसुल मंडळात तसेच शासन निर्णयातील 
सहपत्र - ३ मध्ये नमूद केलेल्या विमा कंपनी मार्फत लागू करण्यात येईल. 
संदर्भ हवामान केंद्र हे राज्य शासनाने महावेध प्रकल्पातंर्गत संबंधित महसूल मंडळात उभारणी केलेले स्वयंचलीत हवामान 
केंद्र राहील. सदर हवामान केंद्रात नोंदविळी जाणारी हवामानाची प्रमाणीत आकडेवारी संबंधीत विमा कंपनी दर पंधरवाड्याला 
महाराष्ट्र शासनाच्या संकेत स्थळावर उपलब्ध करुन देईल. ही आकडेवारी कृषि विभागास व शासनास वेळेवर उपलब्ध करुन देणे 
विमा कंपन्यांना बंधनकारक आहे. 


गक हवामान धोका व कालावधी प्रमाणके (ट्रिगर) व नुकसान भरपाई रक्‍कम (प्रती हेक्‍टर रु.) 
१.सलग ५ ते ७ दिवस किमान तापमान ८ डिग्री सेल्सीअस किंवा त्यापेक्षा कमी राहिल्यास 
नुकसान भरपाई रु. ९,०००/- देय होईल. 
२.सलग८ ते ११ दिवस किमान तापमान ८ डिग्री सेल्सीअस किंवा त्यापेक्षा कमी राहिल्यास 
शकती तापतात नुकसान भरपाई रु. १३,५००/- देय होईल. ee _ 
.सलग 92 ते १५ दिवस किमान तापमान ८ डिग्री सेल्सीअस किंवा त्यापेक्षा कमी 
दि. १ नोव्हेबर ते २८ फेब्रुवारी नुकसान ze 
राहिल्यास नुकसान भरपाई रु. २२,५००/- देय होईल. 
४.सलग १६ किंवा त्यापेक्षा जास्त दिवस किमान तापमान ८ डिग्री सेल्सीअस किंवा 
त्यापेक्षा कमी राहिल्यास नुकसान भरपाई रु. ४५,०००/- देय होईल. 
(कमाल नुकसान भरपाई रक्‍कम रु. ४५,०००/-) 
२) वेगाचा वारा या कालावधीमध्ये ४० कि.मी. प्रति तास अथवा त्यापेक्षा जास्त वेगाने वारे वाहिल्याची नोंद 
दि. १ फेब्रुवारी ते ३० जून संदर्भ हवामान केंद्रावर झाल्यास विमा धारक शेतकऱ्यांनी नुकसान झाल्यापासुन ४८ 
तासात नुकसानग्रस्त केळी पिकाची माहिती कृषि विभाग / विमा कंपनीस कळविणे 
केळी (दि. २२/०१/२०१६ च्या शासन । आवश्‍यक आहे. 
(आंबिया परिपत्रकान्वये नुकसान संबधित विमा कंपनी, महसुल, विकास व कृषि विभागाच्या मदतीने वैयक्तिक पातळीवर 
बहार) | ठरविण्यासाठी पंचनामा कार्यपद्धती | नुकसानीचे प्रमाण निश्चित करेल. wad संदर्भ हवामान केंद्रावरील वेगाच्या वाऱ्याची नोंद 
निश्चित केले नुसार विमा भरपाई | ही नुकसान भरपाईसाठी पात्र होणार नाही. 
देय होईल.) (कमाल नुकसान भरपाई रक्‍कम रु. ५०,०००/-) 
३) जादा तापमान १. या कालावधी मध्ये सलग ५ ते ७ दिवस ४२ डिग्री सेल्सीअस किंवा त्यापेक्षा जास्त 
दि. १मार्च ते ३१ मार्च ATTA राहिल्यास नुकसान भरपाई रु. ९,०००/- देय होईल. 
२. या कालावधी मध्ये सलग ८ किंवा त्यापेक्षा जास्त दिवस ४२ डिग्री सेल्सीअस किंवा 
त्यापेक्षा जास्त तापमान राहिल्यास नुकसान भरपाई रु.२२,५००/- देय होईल. 
(कमाल नुकसान भरपाई रक्‍कम रु. 22,400/-) 
जादा तापमान १. या कालावधी मध्ये सळग ८ ते १४ दिवस vy डिग्री सेल्सीअस किंवा त्यापेक्षा जास्त 
दि. 09 एप्रिल ते ३१मे [तापमान राहिल्यास नुकसान भरपाई रु. १३,५००/- देय होईल. 
२. या कालावधी मध्ये सलग १५ किंवा त्यापेक्षा जास्त दिवस ४५ डिग्री सेल्सीअस किंवा 
त्यापेक्षा जास्त तापमान राहिल्यास नुकसान भरपाई रु. ४५,००० /- देय होईल. 
(कमाल नुकसान भरपाई रक्‍कम रु. ४५,०००/-) 
एकूण विमा संरक्षित रक्‍कम प्रति हेक्‍टरी १,४०,०००/- 
गारपीट विमा संरक्षीत रक्‍कम रु. 
दि. १ जानेवारी २०२१ ते ३० एप्रिल २०२१ ४६,६६७/- 
विमाधारक शेतकऱ्यांनी गारपीटमुळे नुकसान झाल्यापासून ४८ तासात नुकसान ग्रस्त फळपिकाची माहिती विमाकंपनीस / संबधीत मंडळ कृषि 
अधिकारी यांना कळविणे आवश्‍यक आहे. त्यानंतर विमा कंपनी जिल्हा महसूल, ग्रामविकास व कृषिविभागाच्या मदतीने वैयक्तिक पातळीवर 
नुकसानीचे प्रमाण निश्चित करेल. 
एकुण विमा संरक्षीत रक्‍कम (नियमित + गारपीट) (रु. प्रतिहे.) 4,80,000 + ४६,६६७ १,८६,६६७/- 


शासन निर्णय क्रमांकः फवियो-२०२०/प्र.क्र. १३/१०-ओ 


पिक : द्राक्ष - ब (आंबिया बहार) 
द्राक्ष (ब) -समाविष्ठ जिल्हे- सांगली, औरंगाबाद, बीड (एकुण ३) 


सहपत्र-२ 


पुनर्रचित हवामान आधारीत पीक विमा योजना सन २०२०-२१, २०२१-२२ व २०२२-२३ 


वर नमूद केलेल्या जिल्हयातील अधिसुचित केलेल्या सहपत्र १ मधील महसुल मंडळात तसेच शासन 
निर्णयातील सहपत्र - ३ मध्ये नमूद केलेल्या विमा कंपनी मार्फत लागू करण्यात येईल. 
संदर्भ हवामान केंद्र हे राज्य शासनाने महावेध प्रकल्पातंर्गत संबंधित महसूल मंडळात उभारणी केलेले 
स्वयंचळीत हवामान केंद्र राहील. सदर हवामान केंद्रात नोंदविली जाणारी हवामानाची प्रमाणीत आकडेवारी संबंधीत 
विमा कंपनी दर पंधरवाड्याला महाराष्ट्र शासनाच्या संकेत स्थळावर उपलब्ध करुन देईल. ही आकडेवारी कृषि 
विभागास व झासनास वेळेवर उपलब्ध करुन देणे विमा कंपन्यांना बंधनकारक आहे. 


फळपिकाचे विमा संरक्षण प्रकार विमा संरक्षण कालावधी व नुकसान भरपाईची रक्‍कम 
नाव (हवामान धोके) व प्रमाणके (प्रती हेक्टर रुपये) 
दि. १६ ऑक्टोंबर दि. ८ नोव्हेबर ते दि. १ डिसेंबर ते 
अवेळी पाऊस प्रती दिन (मि.मि) ते ७ नोव्हेंबर ३० नोव्हेबर ३१ मार्च 
टप्पा- १ टप्पा- २ टप्पा-३ 
(>-*४) ४ मि.मि. किवा त्यापेक्षा ४,१०० १०,६०० १०,९०० 
जास्त 
(>=99) ११ मि.मि. किंवा ६,३०० १५,९०० २१,५०० 
त्यापेक्षा जास्त 
(>=29) २१मि.मि. किवा ८,४०० ३१,९०० २६,८०० 
त्यापेक्षा जास्त 
(>=39) ३१ मि.मि. किंवा १०,६०० ४८,००० ४२,८०० 
द्वि त्यापेक्षा जास्त 
बो = 
आंबिया (>=¥9) ४१ मि.मि. किवा 43,000 + पहिल्या व 
( बहार) अती soe शिल्लक 
त्यापेक्षा जास्त दुसर्‍या टप्यातील शिल्लक 
१५,७०० १,२८,६०० रकमेच्या ५० टक्के रक्‍कम 
रकमेच्या Yo टक्के रक्‍कम 
देय. 
(>=49) ५१मि.मि. किवा ८५,८०० + पहिल्या व 
त्यापेक्षा जास्त दुसर्‍या टप्यातील शिल्लक 
४२,२०० १,९२,००० रकमेच्या ति ट्क्के 
रकमेच्या Yoo टक्के 
रक्‍कम देय. 
टप्यानुसार अधिकत्तम नुकसान ८५,८०० 
RBH ४२,२०० १,९२,००० 
भरपाई रक्‍कम 
सर्वटप्ये मिळून अधित्तम रक्‍कम ३,२०,०००/- 
रुपये 
गारपीट विमा संरक्षीत रक्‍कम 
दि. १ जानेवारी ते ३० एप्रिल १,०६,६६७ 


विमाधारक शेतकऱ्यांनी गारपीट मुळे नुकसान झाल्यापासून ४८ तासात नुकसानग्रस्त फळपिकाची माहिती विमा कंपनीस / संबधीत 
मंडळ कृषि अधिकारी यांना कळविणे आवश्‍यक आहे. त्यानंतर विमा कंपनी जिल्हा महसूल , ग्राम विकास व कृषि विभागाच्या 
मदतीने वैयक्तिक पातळीवर नुकसानीचे प्रमाण निश्चित करेल. 


एकुण विमा संरक्षीत रक्‍कम (नियमित + गारपीट) (रु. प्रति हे.) 


३,२०,००० +4 29G, G9 = ४,२६,६६७/- 


विमा संरक्षण कालावधीमध्ये सबंधीत हवामान धोका एकापेक्षा अधिकवेळा लागु झाला तरी कमाल नुकसान भरपाई एकदाच देय राहील. 


शासन निर्णय क्रमांकः फवियो-२०२०/प्र.क्र. १३/१०-ओ 


सहपत्र-२ 


पुनर्रचित हवामान आधारीत पीक विमा योजना सन २०२०-२१, २०२१-२२ व २०२२-२३ 
पिक : आंबा (आंबिया बहार) 
समाविष्ठ जिल्हे : समुह क्र. १- ठाणे (एकूण जिल्हे-१) 

वर नमूद केलेल्या जिल्हयातील अधिसुचित केलेल्या सहपत्र १ मधील महसुल मंडळात तसेच शासन 
निर्णयातील सहपत्र - ३ मध्ये नमूद केलेल्या विमा कंपनी मार्फत लागू करण्यात येईल. 

संदर्भ हवामान केंद्र हे राज्य शासनाने महावेध प्रकल्पातंर्गत संबंधित महसूल मंडळात उभारणी केलेले 
स्वयंचलीत हवामान केंद्र राहील. सदर हवामान केंद्रात नोंदविली जाणारी हवामानाची प्रमाणीत आकडेवारी संबंधीत 
विमा कंपनी दर पंधरवाड्याला महाराष्ट्र शासनाच्या संकेत स्थळावर उपलब्ध करुन देईल. ही आकडेवारी कृषि 
विभागास व झासनास वेळेवर उपलब्ध करुन देणे विमा कंपन्यांना बंधनकारक आहे. 


ase विमा संरक्षण प्रकार 
ले (हवामान धोके व विमा प्रमाणके (ट्रिगर) व नुकसान भरपाई रक्कम प्रति हेक्‍टर रुपये 
संरक्षण कालावधी) 
१ अवेळी पाऊस १. या कालावधीमध्ये कोणत्याही १ दिवस ५ मी.मी. किंवा त्यापेक्षा जास्त पाऊस झाल्यास रक्‍कम 
दि.१ डिसेंबर ते ३१ मार्च | रु. १०,४५०/- देय. 
२. या कालावधीमध्ये कोणत्याही सलग २ दिवस ५मी. मी. किंवा त्यापेक्षा जास्त पाऊस झाल्यास 
रक्‍कम रु. १९,०००/- देय. 
(कमाल नुकसान भरपाई देय रक्‍कम रु. १९,०००/- 
दि. ०१ एप्रिल ते१५मे | Var कालावधीमध्ये २५ मि.मि. किंवा त्यापेक्षा जास्त पाऊस कोणत्याही एका दिवसात झाल्यास 
रक्‍कम रु ९६८० /- देय होईल. 
२.या कालावधीमध्ये २५ मि.मि. किंवा त्यापेक्षा जास्त पाऊस सलग दोन दिवस झाल्यास Lapa © 
१४,५२०/- देय होईल. 
३. या कालावधीमध्ये २५ मि.मि. किंवा त्यापेक्षा जास्त पाऊस सलग तीन दिवस झाल्यास रक्‍कम रु 
२४,२००/- देय होईल. 
४. या कालावधीमध्ये २५ मि.मि. किंवा त्यापेक्षा जास्त पाऊस सलग चार दिवस झाल्यास रक्‍कमरु 
४८,४००/- देय होईल. 
(कमाल नुकसान भरपाई देय रक्‍कम रु. ४८,४००/-) 
२ कमी तापमान १. या कालावधीमध्ये कोणत्याही सलग ३ दिवस १३ डिग्री सेल्सीअस किंवा त्यापेक्षा कमी तापमान 
दि. १ जानेवारी ते १५ राहिल्यास रक्‍कम रु. ४,३००/- देय. 
मार्च २. या कालावधीमध्ये कोणत्याही सलग ४ दिवस १३ डिग्री सेल्सीअस किंवा त्यापेक्षा कमी तापमान 
आंबा राहिल्यास रक्‍कम रु. ८,५८०/- देय. 
३. या कालावधीमध्ये कोणत्याही सलग ५ दिवस १३ डिग्री सेल्सीअस किंवा त्यापेक्षा कमी तापमान 
राहिल्यास रक्‍कम रु. १२,२००/- देय. 
४. या कालावधीमध्ये कोणत्याही सलग ६ दिवस १३ डिग्री सेल्सीअस किंवा त्यापेक्षा कमी तापमान 
राहिल्यास रक्‍कम रु. १६,५००/- देय. 
५. या कालावधीमध्ये कोणत्याही सलग ७ दिवस १३ डिग्री सेल्सीअस किंवा त्यापेक्षा कमी तापमान 
राहिल्यास रक्‍कम रु. २४,२००/- देय. 
(कमाल नुकसान भरपाई देय रक्‍कम रु. २४,२००/- 
३) जास्त तापमान १. सलग कोणत्याहि 3 दिवस ३७ डिग्री सेल्सीअस किंवा त्यापेक्षा जास्त तापमान राहिल्यास 
रक्‍कम रु.६१००/-देय. 
दि.१मार्च ते १५मे २.सलग कोणत्याही ४ दिवस ३७ डिग्नी सेल्सीअस किंवा त्यापेक्षा जास्त तापमान राहिल्यास रक्‍कम 


रु.१२,२००/- देय. 
३. सलग कोणत्याहि ५ दिवस ३७ डिग्री सेल्सीअस किंवा त्यापेक्षा जास्त तापमान राहिल्यास 
रक्‍कम रु.१८,३००/-देय. 
४. सलग कोणत्याहि ६ दिवस ३७ डिग्री सेल्सीअस किंवा त्यापेक्षा जास्त तापमान राहिल्यास 
रक्‍कम रु.२४,४००/-देय. 
५. सलग कोणत्याहि ७ दिवस ३७ डिग्री सेल्सीअस किंवा त्यापेक्षा जास्त तापमान राहिल्यास 
रक्‍कम रु.३६,३००/-देय. 

६. सलग कोणत्याहि ८ किंवा त्यापेक्षा जास्त दिवस ३७ डिग्री सेल्सीअस किंवा त्यापेक्षा जास्त 


शासन निर्णय क्रमांकः फवियो-२०२०/प्र.क्र. १३/१०-ओ 


तापमान राहिल्यास रक्‍कम रु.४८,४००/-देय. 
(कमाल नुकसान भरपाई देय रक्‍कम रु ४८,४००/-) 


एकूण विमा संरक्षित रक्‍कम प्रतिक्‍्टरी रु १,४०,०००/- 
गारपीट विमा संरक्षीत रक्‍कम रु. 
दि. १ फेब्रुवारी ते ३१ मे ४६,६६७/- 


विमा धारक शेतकऱ्यांनी गारपीटमुळे नुकसान झाल्यापासून ४८ तासात नुकसानग्रस्त फळपिकाची माहिती विमा कंपनीस / संबधीत मंडळ कृषि 
अधिकारी यांना कळविणे आवश्‍यक आहे. त्यानंतर विमा कंपनी जिल्हा महसूल, ग्राम विकास व कृषि विभागाच्या मदतीने वैयक्तिक पातळीवर 
नुकसानीचे प्रमाण निश्चित करेल. 


एकुण विमा संरक्षीत रक्‍कम (नियमित + गारपीट) (रु. where.) १,४०,०००-- ४६,६६७ १,८६,६६७/- 


सहपत्र-२ 
पुनर्रचित हवामान आधारीत पीक विमा योजना सन २०२०-२१, २०२१-२२ व २०२२-२३ 

पिक : आंबा (आंबिया बहार) 
समाविष्ठ जिल्हे : समुह क्र. २- औरंगाबाद, बीड (एकूण जिल्हे-२) 

वर नमूद केलेल्या जिल्हयातील अधिसुचित केलेल्या सहपत्र १ मधील महसुल मंडळात तसेच शासन 
निर्णयातील सहपत्र - ३ मध्ये नमूद केलेल्या विमा कंपनी मार्फत लागू करण्यात येईल. 

संदर्भ हवामान केंद्र हे राज्य शासनाने महावेध प्रकल्पातंर्गत संबंधित महसूल मंडळात उभारणी केलेले 
स्वयंचलीत हवामान केंद्र राहील. सदर हवामान केंद्रात नोंदविळी जाणारी हवामानाची प्रमाणीत आकडेवारी संबंधीत 
विमा कंपनी दर पंधरवाड्याला महाराष्ट्र शासनाच्या संकेत स्थळावर उपलब्ध करुन देईल. ही आकडेवारी कृषि 
विभागास व झासनास वेळेवर उपलब्ध करुन देणे विमा कंपन्यांना बंधनकारक आहे. 


फळपिकाचे विमा संरक्षण प्रकार 


नाव (हवामान धोके व विमा प्रमाणके (ट्रिगर) व नुकसान भरपाई रक्कम प्रति हेक्‍टर रुपये 
संरक्षण कालावधी) 
9) अवेळी पाऊस १. कोणत्याही सलग २ दिवस ५ मि.मि. व त्यापेक्षा जास्त पाऊस झाल्यास नुकसान 


दि. १ जानेवारी ते 39 मार्च | भरपाई रक्‍कम रु. १०,४५०/- देय होईल. 
२. कोणत्याही सलग ३ दिवस ५ मि.मि. व त्यापेक्षा जास्त पाऊस झाल्यास नुकसान 
भरपाई रक्‍कम रु. १९,०००/- देय होईल. 
(कमाल नुकसान भरपाई देय रक्‍कम रु. १९,०००/-) 
अवेळी पाऊस १.कोणत्याही सलग ४ दिवस ५ मि.मि. व त्यापेक्षा जास्त पाऊस झाल्यास नुकसान 
दि. ०१ एप्रिल ते३१मे | भरपाई रक्‍कम रु. २४,२००/- देय होईल. 
२. कोणत्याही सलग ५ दिवस ५ मि.मि. व त्यापेक्षा जास्त पाऊस झाल्यास नुकसान 
भरपाई रक्‍कम रु. ४८,४००/- देय होईल. 
(कमाल नुकसान भरपाई देय रक्‍कम रु ४८,४००/-) 


आंबा २) कमी तापमान १. या कालावधीमध्ये किमान दैनंदिन तापमान सळग ३ दिवस १० डिग्री सेल्सीअस 
दि.१ जानेवारी ते २८ । किंवा त्यापेक्षा कमी राहिल्यास नुकसान भरपाई रक्‍कम रु. ४,३००/- देय होईल. 
फेब्रुवारी २. या कालावधीमध्ये किमान दैनंदिन तापमान सलग ४ दिवस १० डिग्री सेल्सीअस 


किंवा त्यापेक्षा कमी राहिल्यास नुकसान भरपाई रक्‍कम रु. ८,५८०/- देय होईल. 

३. या कालावधीमध्ये किमान दैनंदिन तापमान सलग ५ दिवस १० डिग्री सेल्सीअस 
किंवा त्यापेक्षा कमी राहिल्यास नुकसान भरपाईर FHA रु. १२,२००/- देय होईल. 

४. या कालावधीमध्ये किमान दैनंदिन तापमान सलग ६ दिवस १० डिग्री सेल्सीअस 
किंवा त्यापेक्षा कमी राहिल्यास नुकसान भरपाई रक्‍कम रु. १६,५००/- देय होईल. 

५. या कालावधीमध्ये किमान दैनंदिन तापमान सलग ७ किंवा त्यापेक्षा जास्त दिवस 
qo डिग्री सेल्सीअस किंवा त्यापेक्षा कमी राहिल्यास नुकसान भरपाई रक्‍कम रु. 
२४,२००/- देय होईल. 


शासन निर्णय क्रमांकः फवियो-२०२०/प्र.क्र. 


१३/१०-ओ 


(कमाल नुकसान भरपाई देय रक्‍कम रु. २४,२००/- 


३) जास्त तापमान 
दि. १मार्च ते ३१ मार्च 


१. दैनदिन कमाल तापमान सलग ३ दिवस vo डिग्री सेल्सीअस किंवा त्यापेक्षा जास्त 
राहिल्यास नुकसान भरपाई रक्‍कम रु.१२,१००/- देय होईल. 

२. दैनदिन कमाल तापमान सलग ४ दिवस ४० डिग्री सेल्सीअस किंवा त्यापेक्षा जास्त 
राहिल्यास नुकसान भरपाई रक्‍कम रु.२४,२००/- देय होईल. 

३. दैनदिन कमाल तापमान सलग ५ दिवस ४० डिग्री सेल्सीअस किंवा त्यापेक्षा जास्त 
राहिल्यास नुकसान भरपाई रक्‍कम रु.३६,३००/- देय होईल. 

४. दैनदिन कमाल तापमान सलग ६ किंवा त्यापेक्षा जास्त दिवस ४० डिग्री सेल्सीअस 
किंवा त्यापेक्षा जास्त राहिल्यास नुकसान भरपाई रक्‍कम रु.४८,४००/- देय होईल. 
(कमाल नुकसान भरपाई देय रक्‍कम रु. ४८,४००/- 


एकूण विमा संरक्षित रक्‍कम प्रति हेक्‍टरी १,४०,००० 
गारपीट विमा संरक्षीत रक्‍कम रु. 
दि. १ फेब्रूवारी ते ३१ मे ४६,६६७ 


विमाधारक शेतकऱ्यांनी गारपीटमुळे नुकसान झाल्यापासून ४८ तासात नुकसानग्रस्त फळपिकाची माहिती विमा कंपनीस / संबधीत 
मंडळ कृषि अधिकारी यांना कळविणे आवश्‍यक आहे. त्यानंतर विमा कंपनी जिल्हा महसूल, ग्रामविकास व कृषि विभागाच्या मदतीने 
वैयक्तिक पातळीवर नुकसानीचे प्रमाण निश्चित करेल. 


एकुण विमा संरक्षीत रक्‍कम (नियमित + गारपीट) (रु. प्रतिहे.) 


१,४०,०००-- ४६,६६७ = १,८६,६६७ 


सहपत्र-२ 


पुनर्रचित हवामान आधारीत पीक विमा योजना सन २०२०-२१, २०२१-२२ व २०२२-२३ 
पिक : आंबा (आंबिया बहार) 
समाविष्ठ जिल्हे : समुह क्र. ३ - सांगली (एकूण जिल्हे-१) 

वर नमूद केलेल्या जिल्हयातील अधिसुचित केलेल्या सहपत्र १ मधील महसुल मंडळात तसेच शासन 
निर्णयातील सहपत्र - ३ मध्ये नमूद केलेल्या विमा कंपनी मार्फत लागू करण्यात येईल. 

संदर्भ हवामान केंद्र हे राज्य शासनाने महावेध प्रकल्पातंर्गत संबंधित महसूल मंडळात उभारणी केलेले 
स्वयंचलीत हवामान केंद्र राहील. सदर हवामान केंद्रात नोंदविळी जाणारी हवामानाची प्रमाणीत आकडेवारी संबंधीत 
विमा कंपनी दर पंधरवाड्याला महाराष्ट्र शासनाच्या संकेत स्थळावर उपलब्ध करुन देईल. ही आकडेवारी कृषि 
विभागास व झासनास वेळेवर उपलब्ध करुन देणे विमा कंपन्यांना बंधनकारक आहे. 


फळपिकाचे| विमा संरक्षण प्रकार 
नाव (हवामान धोके व विमा प्रमाणके (ट्रिगर) व नुकसान भरपाई रक्कम प्रति हेक्‍टर रुपये 
संरक्षण कालावधी) 
sisi १. कोणत्याही सलग 3 दिवस ५ मि.मि. व त्यापेक्षा जास्त पाऊस झाल्यास नुकसान भरपाई 
१) अवेळी पाऊस ae 
रोगा रक्‍कम रु. १०,४५०/- देय होईल. 
दि.१ जानेवारी ते ३१ मार्च ती ववा 4 जारल पाऊरा झाल्यारा नुकरान 
२. कोणत्याही सलग ४ दिवस ५ मि.मि. व त्यापेक्षा जास्त पाऊस झाल्यास नुकसान भरपाई 
रक्‍कम रु. १९,०००/- देय होईल. 
(कमाल नुकसान भरपाई देय रक्‍कम रु. १९,०००/-) 
१. कोणत्याही सलग ५ दिवस ५ मि.मि. व त्यापेक्षा जास्त पाऊस झाल्यास नुकसान भरपाई 
आंबा रक्‍कम रु. २४, २००/- देय होईल. 
अवेळी पाऊस र 


दि. १ एप्रिल ते ३१मे 


२. कोणत्याही सलग ६ किंवा त्यापेक्षा जास्त दिवस ५ मि.मि. व त्यापेक्षा जास्त पाऊस 
झाल्यास नुकसान भरपाई रक्‍कम रु. ४८,४००/- देय होईल. 
(कमाल नुकसान भरपाई देय रक्‍कम रु ४८,४००/- 


२) जास्त तापमान 
दि. १मार्च ते ३१ मार्च 


१. दैनदिन कमाल तापमान सलग ३ दिवस ३८ डिग्री सेल्सीअस किंवा त्यापेक्षा जास्त 
राहिल्यास नुकसान भरपाई रक्‍कम रु.१२,१००/- देय होईल. 
२. दैनदिन कमाल तापमान सलग ४ दिवस ३८ डिग्री सेल्सीअस किंवा त्यापेक्षा जास्त 


शासन निर्णय क्रमांकः फवियो-२०२०/प्र.क्र. १३/१०-ओ 


राहिल्यास नुकसान भरपाई रक्‍कम रु.२४,२००/- देय होईल. 

३. दैनदिन कमाल तापमान सलग ५ दिवस ३८ डिग्रीसेल्सीअस किंवा त्यापेक्षा जास्त 
राहिल्यास नुकसान भरपाई रक्‍कम रु.३६,३००/- देय होईल. 

४. दैनदिन कमाल तापमान सलग ६ किंवा त्यापेक्षा जास्त दिवस ३८ डिग्री सेल्सीअस 
किंवा त्यापेक्षा जास्त राहिल्यास नुकसान भरपाई रक्‍कम रु.४८,४००/- देय होईल. 

(कमाल नुकसान भरपाई देय रक्‍कम रु ४८,४००/-) 


१) कमी तापमान 
दि. १ जानेवारी ते २८ 
फेब्रुवारी 


१. या कालावधीमध्ये किमान दैनंदिन तापमान सळग ३ दिवस १० डिग्री सेल्सीअस किंवा 
त्यापेक्षा कमी राहिल्यास नुकसान भरपाई रक्‍कम रु. ४, ३००/- देय होईल. 
२. या कालावधीमध्ये किमान दैनंदिन तापमान सलग ४ दिवस १० डिग्री सेल्सीअस किंवा 
त्यापेक्षा कमी राहिल्यास नुकसान भरपाई रक्‍कम रु. ८,५८०/- देय होईल. 

३. या कालावधीमध्ये किमान दैनंदिन तापमान सलग ५ दिवस १० डिग्री सेल्सीअस किंवा 
त्यापेक्षा कमी राहिल्यास नुकसान भरपाई रक्‍कम रु. १२,२००/- देय होईल. 

४. या कालावधीमध्ये किमान दैनंदिन तापमान सलग ६ दिवस १० डिग्री सेल्सीअस किंवा 
त्यापेक्षा कमी राहिल्यास नुकसान भरपाई रक्‍कम रु. १६,५००/- देय होईल. 

५. या कालावधीमध्ये किमान दैनंदिन तापमान सलग ७ किंवा त्यापेक्षा जास्त दिवस १० 
feat सेल्सीअस किंवा त्यापेक्षा कमी राहिल्यास नुकसान भरपाई रक्‍कम रु. २४,२००/- 
देय होईल. 

(कमाल नुकसान भरपाई देय रक्‍कम रु. २४,२००/- 


एकूण विमा संरक्षित रक्‍कम प्रति हेक्‍टरी १,४०,००० 
गारपीट विमा संरक्षीत रक्‍कम रु. 
दि. १ फेब्रूवारी ते ३१ मे ४६,६६७ 


विमा धारक शेतकऱ्यांनी गारपीटमुळे नुकसान झाल्यापासून ४८ तासात नुकसानग्रस्त फळपिकाची माहिती विमा कंपनीस / संबधीत 
मंडळ कृषि अधिकारी यांना कळविणे आवश्‍यक आहे. त्यानंतर विमा कंपनी जिल्हा महसूल, ग्रामविकास व कृषि विभागाच्या मदतीने 
वैयक्तिक पातळीवर नुकसानीचे प्रमाण निश्चित करेल. 


एकुण विमा संरक्षीत रक्‍कम (नियमित + गारपीट) (रु. where.) 9,80,000 + ४६,६६७ १,८६,६६७ 


शासन निर्णय क्रमांकः फवियो-२०२०/प्र.क्र. १३/१०-ओ 


सहपत्र -३ 
पुर्नरचित हवामान आधारीत पीक विमा 


विमा दराची परीगणना (विमा कंपनीने सादर केलेल्या (_-१) कमीत कमी विमा दरानुसार) 


मृग बहार 
विमा 
व विमा कंपनीने विमा दरात | विमा दरात | विमा दरात एकूण 
| फळपिकाचे रि कंपनीने टची. राजाची | किण विमा | शोतकऱ्याकरिता 
जिल्हा सरंक्षित शेतकरी केंद्राचा राज्याचा 
क्र. नाव दिलेली ह्प्ता विमा दर 
रक्‍कम हिस्सा हिस्सा हिस्सा 
विमा दर 
समूह-२ 
डाळिंब १३०००० १५.०० ६५०० ६५०० ६५०० १९५०० ५.०० 
मोसंबी ८०००० ४०.०० ४००० १०००० १८००० ३२००० ५.०० 
4 बीड संत्रा ८०००० ५५.०० ४००० १०००० ३०००० ४४००० ५.०० 
चिकू ६०००० १५.०० ३००० ३००० 3000 ९००० ५.०० 
लिंबू (90000 ५३.०० ३५०० ८७५० २४८५० ३७१०० ५.०० 
पेरु ६०००० २०.०० ३००० ४५०० ४५०० १२००० ५.०० 
मोसंबी ८०००० १३.५० ४००० ६६०० २०० १०८०० ५.०० 
२ औरंगाबाद डाळिंब १३०००० १०.०० ६५०० ३२५० ३२५० १३००० ५.०० 
लिंबू (90०000 ४०.०० ३५०० ८७५० १५७५० २८००० ५.०० 
चिकू ६०००० १५.०० ३००० ३००० ३००० ९००० ५.०० 
संत्रा ८०००० 34.00 ४००० १०००० १४००० २८००० ५.०० 
> अकोला मोसंबी ८०००० २०.०० ४००० ६००० ६००० १६००० ५.०० 
लिंबू (90०000 33.00 3400 ८७५० १०८५० २३१०० ५.०० 
डाळिंब १३०००० ११.८० ६५०० ४४२० ४४२० १५३४० ५.०० 
8 सांगली पेरु ६०००० २०.०० ३००० ४५०० ४५०० १२००० ५.०० 
लिंबू (90०000 ४५.०० ३५०० ८७५० १९२५० ३१५०० ५.०० 
संत्रा ८०००० २०.०० ४००० ६००० ६००० १६००० ५.०० 
षु वर्धा मोसंबी ८०००० २०.०० ४००० ६००० ६००० १६००० ५.०० 
लिंबू ७०००० १५.०० ३५०० ३५०० ३५०० १०५०० ५.०० 
६ ठाणे चिकू ६०००० ६५.०० ३००० ७५०० २८५०० ३९००० ५.०० 
तोल संत्रा ८०००० ३०.०० ४००० १०००० १०००० २४००० ५.०० 
9 हिंगोला ज्ञ 
मोसंबी ८०००० २०.०० ४००० ६००० ६००० १६००० ५.०० 


शासन निर्णय क्रमांकः फवियो-२०२०/प्र.क्र. १३/१०-ओ 


सहपत्र -३ 
पुर्नरचित हवामान आधारीत पीक विमा 
विमा दराची परीगणना (विमा कंपनीने सादर केलेल्या (_-१) कमीत कमी विमा दरानुसार) 


आंबिया बहार 
विमा शोतकऱ्यां 
पोत || ताता विमा दरात | विमा दरात | विमा दरात एकुण 
: विमा संरक्षीत | कंपनीने वचा. eae एकुणविमा | करिता 
अ.क्र. । जिल्हा | पिकाचेनांव शेतकरी केंद्राचा । राज्याचा 
रक्‍कम दिलेला ह्प्ता विमा दर 
हिस्सा हिस्सा हिस्सा 
विमा दर % 
समूह - 2 
संत्रा ८०००० २०.०० ४००० ६००० ६००० १६००० ५.०० 
मोसंबी ८०००० ४०.०० ४००० १०००० १८००० ३२००० ५.०० 
डाळिंब १३०००० १५.०० ६५०० ६५०० ६५०० १९५०० ५.०० 
१ बीड 
द्राक्ष ३२०००० ३०.०० १६००० 80000 80000 ९६००० ५.०० 
केळी १४०००० २२.०० (90०00 ११९०० ११९०० ३०८०० ५.०० 
आंबा १४०००० ३५.०० (90०00 १७५०० २४५०० ४९००० ५.०० 
मोसंबी ८०००० 33.00 ४००० १०००० १२४०० २६४०० ५.०० 
डाळिंब १३०००० १५.०० ६५०० ६५०० ६५०० १९५०० ५.०० 
२ औरंगाबाद द्राक्ष 320000 ३०.०० १६००० ४०००० ४०००० ९६००० ५.०० 
केळी १४०००० २२.०० (90०00 ११९०० ११९०० ३०८०० ५.०० 
आंबा १४०००० २९.५० (७००० १७१५० १७१५० ४१३०० ५.०० 
संत्रा ८०००० २०.०० ४००० ६००० ६००० १६००० ५.०० 
मोसंबी ८०००० ४०.०० ४००० १०००० १८००० ३२००० ५.०० 
३ अकोला नक 
डाळिंब १३०००० २०.०० ६५०० ९७५० ९७५० २६००० ५.०० 
केळी १४०००० २५.०० (90०00 १४००० १४००० ३५००० ५.०० 
डाळिंब १३०००० १५.०० ६५०० ६५०० ६५०० १९५०० ५.०० 
सांगली द्रर्क्ष ३२०००० १०.५० १६००० ८८०० ८८०० ३३६०० ५.०० 
४ सांगली 
केळी १४०००० २२.०० (90०00 ११९०० ११९०० ३०८०० ५.०० 
आंबा १४०००० २५.०० ७००० १४००० १४००० 34000 ५.०० 
संत्रा ८०००० २०.०० ९४००० ६००० ६००० १६००० ५.०० 
षु वर्धा मोसंबी ८०००० २५.०० ४००० ८००० ८००० २०००० ५.०० 
केळी १४०००० २२.०० (90०00 ११९०० ११९०० ३०८०० ५.०० 
केळी १४०००० २२.०० (90०00 ११९०० ११९०० ३०८०० ५.०० 
६ ठाणे आंबा १४०००० ३०.०० (gooo १७५०० १७५०० ४२००० ५.०० 
काजू १००००० ४०.०० ५००० १२५०० २२५०० ४०००० ५.०० 
संत्रा ८०००० २०.०० ४००० ६००० ६००० १६००० ५.०० 
हिंगोली मोसंबी ८०००० ३०.०० ४००० १०००० १०००० २४००० ५.०० 
9 डाळिंब 
डाळिंब १३०००० २०.०० ६५०० ९७५० ९७५० २६००० ५.०० 
केळी १४०००० २३.०० (90०00 १२६०० १२६०० ३२२०० ५.०० 


शासन निर्णय क्रमांकः फवियो-२०२०/प्र.क्र. १३/१०-ओ 


सहपत्र - ३ 
पुनर्रचित हवामान आधारीत पीक विमा योजना - फळपिक निहाय गारपीट विमा संरक्षीत, गारपीट विमा दर, केंद्र व राज्य शासन 
आणि शेतक-यांनी गारपीटी करीता भरावयाची विमा दर रक्‍कम. 


विमा विमा | विमा कंपनीने विमा विमा एकुण 
अ.क्र. जिल्हा पिकाचे नांव | कंपनीचे | संरक्षीत | दिलेलाविमा | a विमा aaa 
oes स = शेतकरी | राज्याचा हता विमा दर % 
हिस्सा हिस्सा 
समुह - 2 

संत्रा २६६६७ २०.०० 9333 ४००० 4333 4,00 
मोसंबी २६६६७ २०.०० 9333 ४००० 4333 4,00 
a डाळिंब ४३३३३ २०.०० २१६७ ६५०० ८६६७ ५.०० 
: ह द्राक्ष १०६६६७ २२.०० ५३३३ १८१३३ | २३४६७ ५.०० 
केळी ४६६६७ २०.०० २३३३ ७००० ९३३३ ५.०० 
आंबा ४६६६७ २०.०० २३३३ ७००० ९३३३ ५.०० 
मोसंबी २६६६७ २०.०० 9333 ४००० 4333 4,00 
डाळिंब 83333 20,00 २१६७ ६५०० ८६६७ ५.०० 
२ औरंगाबाद द्राक्ष १०६६६७ २२.०० ५३३३ १८१३३ | २३४६७ ५.०० 
केळी ४६६६७ २०.०० २३३३ ७००० ९३३३ ५.०० 
आंबा ४६६६७ २०.०० २३३३ ७००० ९३३३ ५.०० 
संत्रा २६६६७ २०.०० 9333 ४००० 4333 4,00 
मोसंबी पट्ट | २६६६७ | २०.०० १३३३ | ४००० | ५३३३ ५.०० 

३ अकोला aes i 
डाळिंब E 83333 20,00 २१६७ ६५०० ८६६७ ५.०० 
केळी षट्‌ ४६६६७ २०.०० २३३३ ७००० ९३३३ ५.०० 
डाळिंब ४३३३३ २०.०० २१६७ ६५०० ८६६७ ५.०० 
ठु सांगली द्राक्ष £ १०६६६७ २२.०० 4333 १६००० २३४६७ ५.०० 
केळी ४६६६७ २०.०० २३३३ ७००० ९३३३ ५.०० 
आंबा ४६६६७ २०.०० २३३३ ७००० ९३३३ ५.०० 
संत्रा २६६६७ २०.०० 9333 ४००० 4333 4,00 
षु वर्धा मोसंबी २६६६७ २०.०० 9333 ४००० 4333 4,00 
केळी ४६६६७ २०.०० २३३३ ७००० ९३३३ ५.०० 
केळी ४६६६७ २०.०० २३३३ ७००० ९३३३ ५.०० 
& ठाणे आंबा ४६६६७ २०.०० 2333 ७००० ९३३३ ५.०० 
काजू ३३३३३ २०.०० १६६७ ५००० ६६६७ ५.०० 
संत्रा २६६६७ २०.०० 9333 ४००० 4333 4,00 
: हिंगोली मोसंबी २६६६७ २०.०० 9333 ४००० 4333 4,00 
डाळिंब 83333 20,00 २१६७ ६५०० ८६६७ ५.०० 
केळी ४६६६७ २०.०० २३३३ ७००० ९३३३ ५.०० 


